सोलापूर महानगरपालिका सेवा (सेवा प्रवेशा व 
सेवांचे वर्गीकरण) नियम, २०२२ ला मान्यता 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- सोमपा-२०२१/प्र.क्र.३७७/नवि-१८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
४ था मजला, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- १५ डिसेंबर, २०२२ 


संदर्भ:- १) सोलापूर महानगरपालिकेचे सन १९६४ चे सेवाप्रवेश नियम 
२) सोलापूर महानगरपालिका सर्वसाधारण सभा ठराव क्र.२२ दि.१५/१२/२०२० 
३) सर्वसाधारण सभा ठराव क्र.२२ दि.१५/१२/२०२० यास अनुसरुन गठित समितीचा 
दि.०४/०७/२०२१ चा निर्णय 
8) आयुक्‍त सोलापूर महानगरपालिका यांचे जा.क्र. नआ/वै.३६४, दि.०६.०८.२०२१ 
५) शासन निर्णय नगर विकास विभाग क्र. सोमपा-२०१८/प्र.क्र.६४६/नवि-१८, दि.२८.१२.२०२१ 


प्रस्तावना :- 


सोलापूर महानगरपालिका ही “ड” वर्ग महानगरपालिका असून, सदर महानगरपालिकेची 
स्थापना दि.०१.०५.१९६४ रोजी करण्यात आली आहे. सन-२०११ च्या जनगणनेनुसार सोलापूर 
महानगरपालिकेची लोकसंख्या ९,५१,५५८ इतकी व क्षेत्रफळ १७८.५७ चौ.कि.मी. आहे. 


२. सोलापूर महानगरपालिका क्षेत्राच्या नागरीकरणात झालेली वाढ, औद्योगिक क्षेत्र, केंद्र व राज्य 
शासनाचे महत्त्वाचे उपक्रम/संस्था/प्रकल्प यामुळे पायाभुत सुविधांवर पडणारा ताण तसेच 
लोककल्याणकारी व गतिमान प्रशासन म्हणून नागरी स्थानिक संस्थेची भुमिका पार पाडताना सोलापूर 
महानगरपालिकेला आवश्यक असलेली पदे वेळोवेळी मंजूर करण्यात आलेली असून दि.२८.१२.२०२१ 
च्या शासन निर्णयान्वये सोलापूर महानगरपालिकेच्या एकूण ४६१२ पदांच्या आकृतीबंधास मान्यता देण्यात 
आली आहे. 

३. सोलापूर महानगरपालिका सेवा प्रवेश नियम, १९६४ मधील असून त्यामध्ये कालानुरुप सुधारणा 
करणे आवश्‍यक असल्याने सोलापूर महानगरपालिका सर्वसाधारण सभा ठराव क्र.२२, दि.१५.१२.२०२० 
अन्वये गठीत केलेल्या समितीने दि.०४.०७.२०२१ रोजी आयोजित केलेल्या अंतिम बैठकीमध्ये सुधारीत 
सेवा (सेवा प्रवेशा व सेवांचे वर्गीकरण) नियम २०२२ मंजूर केळे असून त्यास शासन मान्यता मिळणेकरिता 
प्रस्ताव शासनास सादर केला. 


४. त्याअनुषंगाने सोलापूर महानगरपालिकेच्या सन-१९६४ चे सेवा प्रवेश नियम अधिक्रमित करून 
नवीन सेवा प्रवेश नियमांस मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

सोलापूर महानगरपालिकेने महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमच्या कलम-४५७ (3) अनुसार 
शासन मान्यतेसाठी सादर केलेल्या “सोलापूर महानगरपालिका सेवा (सेवा प्रवेशा व सेवांचे वर्गीकरण) 
नियम, २०२२” या नियमास (परिशिष्ट-१ ते ४ सह) महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम- 
४५४, ४५५,४५६, ४५७ (३) व ४६५ अन्वये शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सोमपा-२०२१/प्र.क्र.३७७/नवि-१८ 


२. सदर नियमांस “सोलापूर महानगरपालिका सेवा (सेवा प्रवेशा व सेवांचे वर्गीकरण) नियम, 2022” 
असे संबोधण्यात यावे. 


३. सदर नियम झासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येतील. 


४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२२१२१५११२६२९५३२५ असा आहे. सदर शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by ANIRUDDHA V JEWLIKAR 
Date: 2022.12.15 11:46:02 +05'30' 


(अनिरुध्द व्यं. जेवळीकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मुख्यमंत्री महोदय यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. मा. उप मुख्यमंत्री महोदय यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे. 

४. आयुक्त, सोलापूर महानगरपालिका, जि. सोलापूर 

५. प्रधान सचिव (नवि-१) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

६. प्रधान सचिव (नवि-२) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

७. उप सचिव (नवि-१४/१५/२७), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. निवडनस्ती (नवि-१८). 


शासन निर्णय क्रमांकः सोमपा-२०२१/प्र.क्र.३७७/नवि-१८ 


सोलापूर महानगरपालिका सेवा (सेवा प्रवेशा व सेवांचे वर्गीकरण) नियम, २०२२ 


महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम. 


क्रमांक-सोमपा २०२२/प्र.क्र.३७७/नवि-१८:- महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम- 
४५६ (अ) व या अधिनियमातील लागू असलेल्या अन्य तरतुदीद्वारे मिळालेल्या शक्तींचा वापर करून, 
सोलापूर महानगरपालिकेच्या अंमलात असलेले सध्याचे सर्व सेवा प्रवेश नियम, तत्संबंधात यापूर्वी 
करण्यात आलेले ठराव व आदेश तसेच सोलापूर शहर महानगरपालिका आस्थापना ]शोेडयूल १९६४ यांचे 
अधिक्रमण करून, महाराष्ट्र शासन, याद्वारे महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम-४५७ (३) 
अनुसार सोलापूर महानगरपालिकेच्या विविध पदांवर करावयाच्या नियुक्त्यांचे नियमन व सेवांचे वर्गीकरण 
करण्यासाठी खालीलप्रमाणे नियम करीत आहे:- 


नियम 


१. संक्षिप्त नाव, प्रारंभ व व्याप्ती:- 


(१) या नियमांना “सोलापूर महानगरपालिका सेवा (सेवा प्रवेश व सेवांचे वर्गीकरण) नियम, २०२२” असे 
संबोधण्यात येईल. 

(२) हे नियम शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून अंमलात येतील. 

(३) हे नियम सोलापूर महानगरपालिकेच्या सर्व मंजूर पदांवरील Pye लागू होतील; मात्र, 
अन्यथा नमूद केले नसल्यास, अंशकालिक स्वरूपाच्या नियुक्त्या, कंत्राटी पद्धतीने किंवा रोजंदारी 
तत्त्वावरील नियुक्त्या तसेच मानसेवा स्वरूपाच्या नियुकक्‍्त्यांना लागू होणार नाहीत. 

२. व्याख्या:- 


विषय किंवा संदर्भानुसार अन्य अर्थ अभिप्रेत नसल्यास, या नियमांसाठी- 


(१) “शासन” म्हणजे, महाराष्ट्र शासन. 

(२) “अधिनियम” म्हणजे, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम. 

(३) “आयोग” म्हणजे, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग. 

(४) “महानगरपालिका” म्हणजे, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या तरतुदी अन्वये 
निर्माण केळेली “सोलापूर महानगरपालिका.” 

(५) “महापौर” म्हणजे, सोलापूर महानगरपालिकेचे महापौर. 

(६) “आयुक्त” म्हणजे, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम-३६ अन्वये शासनाने 
नियुक्‍त केलेला अधिकारी. 

(७) “सक्षम प्राधिकारी” म्हणजे, सोलापूर महानगरपालिकेचे आयुक्‍त. 

(८) “नियुक्ती प्राधिकारी” म्हणजे, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम-५३ च्या 
पोटकलम-(१) ते (३) च्या तरतुदींप्रमाणे नियुक्‍ती देण्यास सक्षम असलेला अधिकारी. 

(९) “निवड प्राधिकारी” म्हणजे, या नियमातील परिशिष्ट-(१) मध्ये विनिर्दिष्टीत केलेली 
कर्मचारी निवड समिती. 

(१०) “अधिकारी/कर्मचारी” म्हणजे, महाराष्ट्र महानगरपाळिका अधिनियमामधील प्रकरण-४, 

कळलम-५१ (४) अन्वये नेमणूक केलेले अधिकारी/कर्मचारी. परंतु, यात रोजंदारीवर, 


झासन निर्णय क्रमांकः सोमपा-२०२१/प्र.क्र.३७७/नवि-१८ 


हजेरीपटावर असलेले कामगार आणि कंत्राटी पद्धतीने, तसेच अंशकालीन व मानद 
स्वरुपी नेमण्यात आलेल्या व्यक्तींचा समावेश होत नाही. 

(११) “संवर्ग” म्हणजे, एखाद्या सेवेतील किंवा एखाद्या सेवेच्या भागातील स्वतंत्र घटक म्हणून 
मंजूर केलेल्या “कायम त्याचप्रमाणे हंगामी” शासनमान्य पदांचा समूह. 

(१२)*कलम” म्हणजे, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाचे कलम. 

(१३) “परिशिष्ट” म्हणजे, या नियमांना जोडलेले परिशिष्ट. 

(१४) “जोडपत्र” म्हणजे, या नियमांना जोडलेले जोडपत्र. 

(१५) “अनुसूची” म्हणजे, या नियमांना जोडण्यात आलेली अनुसूची. 

(१६) “विभागीय परीक्षा” म्हणजे, सोलापूर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील अधिकारी व 
कर्मचारी यांच्यासाठी विहित post व या नियमांच्या परिशिष्ट-(३) मध्ये नमूद करण्यात 
आलेली विभागीय परीक्षा. 

(१७) “पदवी” म्हणजे, संसदेच्या अधिनियमाद्वारे किंवा भारतातील राज्य विधिमंडळाद्वारे विधि 
संस्थापित असलेले कोणतेही विद्यापीठ किंवा संसदेच्या अधिनियमाद्वारे किंवा तत्सम 
अधिनियमाद्वारे स्थापना करण्यात आलेल्या कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेतून प्राप्त केलेली 
पदवी. 

(१८) “पदविका” म्हणजे, संसदेच्या अधिनियमाद्वारे किंवा भारतातील राज्य विधिमंडळाद्वारे 
विधि संस्थापित असलेले कोणतेही विद्यापीठ किंवा तंत्र शिक्षण मंडळ किंवा संसदेच्या 
अधिनियमाद्वारे किंवा तत्सम अधिनियमाद्वारे स्थापना करण्यात आलेल्या कोणत्याही 
शैक्षणिक संस्थेतून/तंत्र निकेतनातून प्राप्त केलेली पदविका. 

(१९) “व्यावसायिक अर्हता (Professional Qualification)” म्हणजे, अग्निशमन अभियांत्रिकी 
पदवी (B.E. Fire), अग्निशमन अभियांत्रिकी उच्च शिक्षा पदविका (Advanced Diploma in 
Fire Engineering), afar अभियांत्रिकी पदविका (Diploma in Fire Engineering) 
उप अग्निडामन अधिकारी हे पाठ्यक्रम [राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपूर 
किंवा राज्य अग्निशमन प्रशिक्षण अकादमी, मुंबई मधून उत्तीर्ण झालेले अथवा Institute of 
Fire (U.K.) किंवा (India) या संस्थेमधून ॥॥.. (Fire) किंवा Grade () (Fire) उत्तीर्ण 
झालेले.] 

(२०) “स्वीयेतर सेवा (Foreign Service)” म्हणजे, ज्या सेवेत सोलापूर महानगरपालिकेच्या 
कर्मचाऱ्याला त्यांचे वेतन व भत्ते महानगरपालिकेच्या निधी व्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही 
साधनाद्वारे मिळतात, अशी सेवा. 

(२१) “मुलाखत” म्हणजे, सोलापूर महानगरपालिकेच्या पदावरील/पदांवरील नियुक्‍तीकरिता 
अर्ज केलेल्या उमेदवाराची सक्षम निवड प्राधिकाऱ्याने किंवा त्याच्या स्वत:च्या सदस्यांमधून 
अशा प्राधिकरणाने नामनिर्देशित केलेल्या एखाद्या समितीने आणि ज्या पदांकरिता त्याने 
किंवा तिने अर्ज केला आहे, त्या पदांवरील नियुक्‍तीकरिता निवड करण्यासाठी अशा रितीने 
मुलाखत घेण्यात आलेल्या उमेदवारांची योग्यता किंवा अन्यथा मूल्यमापन करण्याच्या 
उद्देशाने आणि अज्ञा मुलाखत घेण्यात आलेल्या उमेदवारांना मिळालेल्या गुणांच्या आधारे 
अनुक्रम लावण्यासाठी घेतलेली मुलाखत, असा आहे. 

(२२) “समतुल्य/समकक्ष अर्हता” म्हणजे, संबंधित अर्हतेला समान म्हणून शासनाकडून जाहीर 
केलेली अर्हता, असा आहे आणि याबाबत कोणताही संदेह/वाद उद्भवल्यास शासनाचा 
निर्णय अंतिम असेल. 


शासन निर्णय क्रमांकः सोमपा-२०२१/प्र.क्र.३७७/नवि-१८ 


(२३) “मान्यताप्राप्त शैक्षणिक संस्था” म्हणजे, शासनाची मान्यता असलेली संस्था, असा आहे. 

(२४) “मान्यताप्राप्त विद्यापीठ” म्हणजे, सक्षम प्राधिकाऱ्याची मान्यता असलेले विद्यापीठ, असा 
आहे. 

(२५) “माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा” म्हणजे, महाराष्ट्र राज्य 
माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाकडून घेण्यात येत असळेली झालांत प्रमाणपत्र 
परीक्षा, असा आहे आणि यात झासनाने या परीक्षेशी समान म्हणून जाहीर केलेल्या 
कोणत्याही इतर परीक्षेचा समावेश आहे 

(२६) “औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था” म्हणजे, राज्य शासनाने विविध प्रकारच्या औद्योगिक 
व्यवसायाचे प्रशिक्षण देण्यासाठी तयार केलेले औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र. 

(२७) “समय श्रेणी वेतन” म्हणजे, असे वेतन जे, या नियमात घालून देण्यात आलेल्या 
कोणत्याही शर्तीच्या अधीन किमान पासून कमाल पर्यंत नियतकालिक वेतनवाढीने वाढते. 

(२८) “लेखी परीक्षा” म्हणजे सोलापूर महानगरपालिकेकडून, योग्य रितीने नामनिर्देशित 
करण्यात आलेल्या एखाद्या अभिकरणाकडून, पदाकरिता अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांच्या 
योग्यतेचे किंवा अन्यथा मूल्यमापन करण्याच्या प्रयोजनाकरिता घेतलेली परीक्षा आणि त्या 
लेखी परीक्षेतील उमेदवारांच्या कामगिरीचा संबंध असेल, तेथवर त्यांच्या गुणवत्तेचा क्रम 
लावण्याच्या उद्देशाने घेतलेली परीक्षा, असा आहे. 

(२९) “व्यावसायिक परीक्षा” म्हणजे, उमेदवारांच्या तांत्रिक कौडल्याचे मूल्यमापन करण्यासाठी 
सोलापूर महानगरपालिकेने एखाद्या अभिकरणाकडून अथवा झासकीय/निमशासकीय 
कार्यालयामार्फत आयोजित केलेली परीक्षा, असा आहे. 

(३०) “निवड समिती अध्यक्ष” म्हणजे, कर्मचारी/अधिकारी निवड समितीसाठी सक्षम प्राधिकारी 
यांनी निवड समिती अध्यक्ष म्हणून नियुक्‍त केलेले अधिकारी. 

(३१) “एकीकृत संवर्ग” म्हणजे, विविध पदांच्या कर्तव्याचे स्वरुप, ती पदे धारण करण्यासाठी 
विहित केलेली शैक्षणिक अर्हता, अनुभव व वेतनश्रेणी यांचा सारासार विचार करून सेवा 
नियमासाठी एकीकृत केलेला संवर्ग. 

(32) “आअर्हताप्राप्त कर्मचारी” म्हणजे, नियमाच्या परिशिष्ट-(२) मध्ये विहित केलेली अर्हता धारण 
करणारे कर्मचारी 

या नियमांत वापरण्यात आलेल्या, परंतु व्याख्या न केलेल्या शब्द किंवा शब्द 
समुहांचा अर्थ अधिनियमात दिल्यानुसार असेल 


३. सेवांचे वर्गीकरण (Classification of Services) 


(3.9) प्रशासकीय सेवा:- सामान्य प्रशासन, परिमंडळ कार्यालय प्रशासन, प्रभाग प्रशासन, कर व 
महानगरपालिका सचिवालय अंतर्गत असलेल्या विभागातील सेवा या “प्रशासकीय सेवा” 
संबोधण्यात येतील. 

(३.२) लेखा सेवा व लेखा परीक्षण सेवा:- महानगरपालिकेच्या आर्थिक व्यवस्थापनाशी संबंधित 
(अर्थसंकल्प, लेखा, लेखा परीक्षण, लेखा आक्षेप निराकरण व खर्च व्यवस्थापन इत्यादी) 
सेवांतील पदांना “लेखा संवर्ग व लेखापरीक्षण संवर्ग” असे संबोधले जाईल व अज्ञा पदांची सेवा 
“लेखा सेवा व लेखापरीक्षण सेवा” संबोधण्यात येईल. 


(३.३) तांत्रिक सेवा:- ज्या पदावरील नियुक्तीसाठी मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची अभियांत्रिकी पदवी/ 
पदविका, सांविधिक विद्यापीठ/अभिमत विद्यापीठ/राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ (Board of 
Technical Education) वा केंद्रीय तंत्र शिक्षण मंडळ (Board of Central Technical 


शासन निर्णय क्रमांकः सोमपा-२०२१/प्र.क्र.३७७/नवि-१८ 


Education), तंत्र शिक्षण परिषद (Technical Council) यांचेमार्फत चालविले जाणारे विविध 
तांत्रिक व अभियांत्रिकीविषयक अभ्यासक्रम अशी किमान शौक्षणिक अर्हता विहित केली असेल 
अशा पदांची सेवा “तांत्रिक सेवा” संबोधण्यात येईल. 


(३.४) वैद्यकीय सेवा:- ज्या पदावरील नियुक्तीसाठी कोणत्याही मान्यताप्राप्त विद्यापीठाचा वैद्यकीय 
शास्त्राचा पदवीधारक, पदव्युत्तर पदवीधारक/पदविकाधारक, तसेच मेडिकल कौन्सिळ ऑफ 
इंडिया, आयुष वा तत्सम आयुर्वेदिक कौन्सिल, युनानी, होमिओपॅथिक कौन्सिल यांच्याकडील 
नोंदणी ही किमान शौक्षणिक अर्हता विहित केली असेल, अज्ञा पदांची सेवा “वैद्यकीय सेवा” 
संबोधण्यात येईल. 


(३.५) निमवैद्यकीय सेवा:- वैद्यकीय सेवेतील पदांना सहाय्यकारी असणाऱ्या पदांच्या संवर्गाला, 
उदा.अधिसेविका, सहाय्यक अधिसेविका, परिचारिका, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, क्ष-किरण तंत्रज्ञ, 
रक्‍तपेढी तंत्रज्ञ, भौतिकोपचार तज्ञ, व्यवसायोपचार तज्ञ, दंत आरोग्य तज्ञ, औषध 
निर्माता/औषध निर्माण अधिकारी इत्यादी पदांच्या सेवेला “निमवैद्यकीय सेवा” संबोधण्यात 
येईल. 

(३.६) सार्वजनिक आरोग्य सेवा:- घनकचरा व्यवस्थापन विभागाशी संबंधित अधिकारी/कर्मचारी- उदा. 
मुख्य स्वच्छता अधिकारी, उप मुख्य स्वच्छता अधिकारी, स्वच्छता अधिकारी, स्वच्छता 
निरीक्षक, उप स्वच्छता निरीक्षक, मुकादम आणि सफाई कामगार व तत्सम पदांच्या सेवेला 
“सार्वजनिक आरोग्य सेवा” संबोधण्यात येईल. 


(३.७ अग्निशमन संवर्ग आणि सेवा:- महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीव सुरक्षा उपाययोजना अधिनियम, 
२००७ मध्ये समाविष्ट असलेल्या सेवेला “अग्निशमन सेवा” संबोधण्यात येईल. 
सोलापूर महानगरपालिका सेवांचे गट पुढीलप्रमाणे असतील:- 
(१) अधिकारी- गट-अव गट-ब. 
(२) कर्मचारी- गट-क व गट-ड. 


५. नेमणुकीची पद्धत व अर्हता:- 

(५.१) नियुक्तीची tea: महानगरपालिकेतील विविध पदांवर नियुक्तीची कार्यपद्धती परिशिष्ट-(१) 
मध्ये विहित केल्यानुसार व शिक्षण, अनुभव इत्यादी आवश्‍यक अर्हता परिशिष्ट-(२) मध्ये 
विहित केल्याप्रमाणे असतील. नियुक्तीची पद्धत महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या 
कलळलम-५४ व अनुसूची-ड मधील प्रकरण-३ नुसार असेल. 


(५.२ भारतीय नागरिकत्व आणि महाराष्ट्र राज्याचे अधिवास प्रमाणपत्र:- उमेदवार भारताचा 
नागरिक असावा आणि महाराष्ट्रात १५ वर्ष अधिवास (Domicile) करीत असल्याबाबत त्याने 
सक्षम प्राधिकरणाचे प्रमाणपत्र किंवा महाराष्ट्रात जन्म झाल्याबाबत जन्म दाखला अर्जासोबत 
सादर करणे आव्यक राहील. 


(५.३) संगणक हाताळणी/वापराबाबतच्या ज्ञानाची आवश्‍्यकता:- परिशिष्ट-(२) मध्ये विहित केलेल्या 
अर्हतेव्यतिरिक्‍्त गट-ड वगळता इतर पदांवरील नेमणुकीसाठी शासन वेळोवेळी आदेश काढून 
निश्चित करेल, असे संगणक हाताळणी/वापराबाबतचे ज्ञान (महाराष्ट्र राज्य उच्च व तंत्र 
शिक्षण मंडळ, मुंबई यांचेकडील अधिकृत MS-CIT किंवा DOEEACC सोसायटीच्या अधिकृत 
CCC किंवा O/A/B/C स्तर पैकी कोणतीही एक परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र इत्यादी), 
एक अतिरिक्‍त आवश्‍यक अर्हता असेल. 


शासन निर्णय क्रमांकः सोमपा-२०२१/प्र.क्र.३७७/नवि-१८ 


(५.४ वयोमर्यादा:- महानगरपालिकेतील कोणत्याही पदावर नामनिर्देशानाने नियुक्तीसाठी किमान 
वयाची अट १८ वर्षे पूर्ण व कमाल वयोमर्यादा महाराष्ट्र शासनाचे प्रचलित नियम व त्या 
अनुषंगाने वेळोवेळी काढण्यात आलेले शासन निर्णयात नमूद केल्यानुसार असेल. सोलापूर 
महानगरपालिकेत विहित प्रक्रियेद्दरे व शासनमान्य पदावर नियुक्‍त असलेल्या 
कर्मचाऱ्यांसाठी कमाल वयोमर्यादा लागू नसेल. जेथे कमाल वयोमर्यादा विहित केली नसेल, 
अज्ञा पदांच्याबाबत ती प्रचलित शासन धोरणाप्रमाणे असेल. सामाजिक आरक्षण लागू 
असणाऱ्या प्रवर्गाकरिता प्रचलित शासन निर्णयानुसार वयोमर्यादा शिथिलक्षम असेल. 


(५.५) पदोन्नती व नामनिर्देशनाद्वारे करावयाच्या नियुक्त्यांचे प्रमाण करावयाच्या चे प्रमाण:- 


(क) नामनिर्देशन वा पदोन्नतीचे प्रमाण परिशिष्ट-(२) मध्ये संबंधित पदासमोर दर्शविल्यानुसार 
असेल. तथापि, ज्या पदासमोर असे प्रमाण विहित केलेळे नसेल, अज्ञा पदावरील 
नियुक्तीसाठी पदोन्नती व नामनिर्देशानाचे प्रमाण ५०:५० असे राहील. 

(ख) पदोन्नतीच्या साखळीतील एकाकी पद सामान्यत: पदोन्नतीने भरण्यात येईल. तथापि, 
विशिष्ट अर्हता आवश्‍यक असलेल्या एकाकी पदावर पदोन्नतीने नियुक्तीसाठी उमेदवार 
उपलब्ध नसल्यास तसे पद प्रतिनियुक्तीने भरता येईल. तरीही उमेदवार उपलब्ध होत 
नसल्यास एखाद्या विशिष्ट प्रकरणी सदर पद शासन मान्यतेने नामनिर्देशान/सरळसेवेने 
भरता येईल. 


६. पदोन्नतीने नेमणूक करणे:- 


पदोन्नतीने करावयाची कोणतीही नियुक्‍ती, ज्येष्ठता-नि-पात्रता या तत्त्वावर अर्हताप्राप्त 
कर्मचाऱ्यांमधून केळी जाईल. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम-४५ अंतर्गत 
येणारी पदे तसेच गट अ ची इतर सर्व पदे पदोन्नतीने भरताना, सर्वसाधारण सभेच्या ठरावानंतर 
त्यास शासनाची पुर्वमंजुरी घेतल्यानंतरच पदोन्नतीने भरता येतील. 


७. प्रतिनियुक्तीद्वारे नेमणूक:- 
या नियमांमध्ये विहित केलेल्या अर्हतेनुसार महानगरपालिकेतील ज्या पदांवर प्रतिनियुक्‍तीद्वारे 
नेमणूक करण्याची तरतूद आहे, sell पदे केंद्र शासन, राज्य शासन, इतर स्थानिक स्वराज्य 
संस्था व स्थानिक प्राधिकरणातील अधिकाऱ्यांमधून शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार 
प्रतिनियुक्तीने भरता येतील. सदर प्रतिनियुक्‍तीचा काळावधी हा शासनाच्या प्रचलित नियमापेक्षा 
अधिक असणार नाही. सदर प्रतिनियुकक्‍्तीचा कालावधी संपताच संबंधित अधिकारी/कर्मचारी यांची 
प्रतिनियुक्ती आपोआप संपुष्टात येईल. 


८. महानगरपालिकेतील अधिकारी/कर्मचारी यांच्या बदल्या:- 


महानगरपालिकेतील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या 
बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, 
२००५ तसेच या संदर्भात वेळोवेळी शासनाने दिलेल्या निर्देशानुसार करणे आवश्‍यक राहील. 


९. एका महानगरपालिकेतून दुसर्‍या महानगरपालिकेत कायमस्वरुपी बदलीने Pye: 


या नियमात अन्यत्र काहीही नमूद केले असले तरी, एका महानगरपालिकेतील एखाद्या 
कर्मचाऱ्याने अन्य महानगरपालिकेतील समसंवर्गीय पदावर बदलीने नियुक्तीसाठी अर्ज केल्यास, 
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील तरतुदीनुसार व दोन्ही महानगरपालिकांतील नियुक्‍ती 


१०. 


११, 


शासन निर्णय क्रमांकः सोमपा-२०२१/प्र.क्र.३७७/नवि-१८ 


प्राधिकाऱ्यांच्या परस्पर संमतीने मान्य होतील, अशा अटी व ardiax, खालील बाबींच्या अधीन 
राहून कायमस्वरुपी बदलीने नियुक्‍ती देता येईल. 


अ) पदोन्नतीने भरण्यात येणाऱ्या पदांवर कायमस्वरुपी बदलीने नियुक्‍ती करता येणार नाही. फक्त 
नामनिर्देशन/सरळसेवेने नियुक्‍तीकरिता राखून ठेवण्यात आलेल्या समसंवर्गीय व समान वेतन 
श्रेणीच्या रिक्‍त पदांवर कायमस्वरुपी बदलीने नियुक्‍ती करण्यात यावी. 


ब) अशी नियुक्ती झाल्यानंतर, त्या पदधारकाची जेष्ठता नियुक्तीच्या दिनांकास त्या पदाच्या 
संवर्गात सर्वात कनिष्ठ (Zero Seniority) राहील. 


क) गट-अ आणि गट-ब मधील अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत अन्य महानगरपालिकेतून सोलापूर 
महानगरपालिकेत बदलीचा निर्णय दोन्ही महानगरपालिकांच्या परस्पर संमतीने निश्चित अटी 
व Baldy शासन मान्यतेने घेतला जाईल. 


ड) केवळ विहित प्रक्रियेद्वारे व शासनमान्य पदावर नियुक्‍त असलेल्या कर्मचाऱ्यांचाच विचार केला 
जाईल. 


परीविक्षाधीन कालावधी:- 


गट-अ आणि गट-ब मध्ये नामनिर्देशान/सरळसेवेने नियुक्‍ती देण्यात आलेल्या उमेदवारांसाठी 
परीविक्षाधीन कालावधी त्यांच्या नेमणुकीच्या मूळ दिनांकापासून दोन वर्षाचा असेल. राज्य 
शासनाच्या लागू असलेल्या अटी-शार्तीनुसार परीविक्षाधीन कालावधी पूर्ण केल्याचे आदेशा निर्गमित 
करण्यात येतील. तसेच अज्ञा उमेदवारांचे परीविक्षाधीन कालावधीतील काम समाधानकारक 
नसल्यास अपवादात्मक बाब म्हणून आणि तत्संबंधी कारणे नमूद करून परीविक्षा कालावधी पुढील 
१ वर्षापर्यंतच वाढविता येईल. तद्‌नंतरही या वाढीव कालावधीत काम समाधानकारक नसल्यास 
सदर कर्मचाऱ्याची सेवा समाप्त करण्यात येईल. 


भाषा परीक्षा, विभागीय परीक्षा व त्याबाबत प्रशिक्षण:- 


महानगरपालिका सेवेतील पदांवर नेमणूक करण्यात आलेल्या किंवा त्यासाठी निवडण्यात 
आलेल्या उमेदवारांनी:- 


(१) विहित करण्यात येतील san भाषा परीक्षा आणि/किंवा चाचण्या उत्तीर्ण होणे किंवा त्यांना 
विहित नियमानुसार यापैकी कोणतीही परीक्षा पास होण्यापासून सूट मिळविणे आवश्‍यक 
असेल. 

(2) परिशिष्ट-(३) अन्वये विहित केळेली विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होणे अथवा अशी परीक्षा उत्तीर्ण 
होण्यापासून सूट मिळविणे आवश्‍यक असेल. 

(३) वेळोवेळी ठरवून देण्यात येईल असे, सेवा प्रवेशपूर्व आणि/किंवा सेवा प्रवेशोत्तर प्रशिक्षण 
घेणेसुद्धा आवश्‍यक असेल. 


एखाद्या व्यक्‍तीस:- 


(क) महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम-५९ च्या तरतुदीप्रमाणे अनर्ह ठरविण्यात 
आले असेल, किंवा 


शासन निर्णय क्रमांकः सोमपा-२०२१/प्र.क्र.३७७/नवि-१८ 


१३. 


(ख)महानगरपालिकेच्या सेवेतून किंवा कोणत्याही स्थानिक प्राधिकरणाच्या सेवेतून किंवा 
कोणत्याही सरकारी सेवेतून गैरवर्तणुकीबद्दल बडतर्फ करण्यात आले असेल, किंवा 


(ग) ज्यामध्ये नैतिक अध:पतनाचा समावेश होईल, अशा अपराधाबद्दल तिळा दोषी ठरविण्यात 
आले असेल, किंवा 

(घ) जर त्याच्या एकापेक्षा अधिक पत्नी हयात असतील आणि स्त्री उमेदवारांच्या बाबतीत जर 
तिने ज्याची पत्नी हयात आहे अशा व्यक्तीशी विवाह केला असेल, किंवा 


(च) महाराष्ट्र नागरी सेवा (लहान कुटुंबाचे प्रतिज्ञापन) नियम, २००५ नुसार अनर्ह ठरत असेल, 
किंवा 

(छ) न्यायालयात ज्या गुन्ह्यासाठी कैदेची शिक्षा फर्मावता येते, अशा गुन्ह्यासाठी सहा 
महिन्याहून अधिक मुदतीची कैदेची शिक्षा झाली असेल व ती शिक्षा अपील वा पुनरिक्षणात 
रद्द झाली नसेल, अशी व्यक्‍ती, किंवा 

(ज) महानगरपालिकेच्या सेवेत असताना सिद्धापराध होऊन सहा महिन्यांपेक्षा अधिक मुदतीची 
कैदेची शिक्षा झाली असेल व ती शिक्षा अपील वा पुनरिक्षणात रद्द झाली नसेल, 


अशी व्यक्‍ती महानगरपालिकेच्या सेवेत नेमणूक देण्यास वा नेमणूक चालू ठेवण्यास अपात्र 
समजली जाईल. 
महानगरपालिका सेवेतील पदांवर आरकृषण:- 


महानगरपालिका सेवेतील पदांना शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार आरक्षण लागू असेल. 
यामध्ये मागासवर्गीयांसाठी आरक्षण (सामाजिक आरक्षण), विशोष/समांतर आरक्षण, सामाजिक व 


शैक्षणिक मागास प्रवर्ग, माजी सैनिक, प्रकल्पग्रस्त, दिव्यांग, महिला, खेळाडू इत्यादीसाठीच्या 
आरक्षणाचा समावेश असेल. 


१८. 


१६. 


महानगरपालिका सेवेतील कोणत्याही पदावरील नामनिर्देशन/सरळसेवेने नियुक्‍ती, 


(आओमहानगरपालिकेच्या सक्षम वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे विहित नमुन्यातील आरोग्यविषयक 
वैद्यकीय प्रमाणपत्र सादर केल्यानंतर, आणि 


(ब) उमेदवाराच्या पूर्वचारित्रय्‌ पडताळणीबाबत (Verification of Antecedents) पोलीस 
विभागाचे/सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर केली जाईल. 


परिक्षेकरिता/मुलाखतीकरिता केलेल्या प्रवासाचा खर्च:- 


नामनिर्देशन/सरळसेवेद्वारे नियुक्‍ती करण्याच्या बाबतीत, परिक्षेच्या/मुलाखतीच्या प्रयोजनाकरिता 
उमेदवारांना करावे लागणारे सर्व प्रवास हे, याबाबतीत काही विनिर्दिष्ट प्रवर्गाच्या उमेदवारांच्या 
संबंधात वेळोवेळी शासन/महानगरपालिकेकडून मंजूर करण्यात आलेल्या कोणत्याही सवलतीच्या 
अधीन राहून, स्वत:च्या खर्चाने असतील. याबाबतचा अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार सक्षम 
प्राधिकारी यांना असेल. 
नियुक्‍तीकरिता निवड झाल्यावर पदस्थापना:- 

नियुक्‍तीकरिता निवड झालेले उमेदवार हे सोलापूर महानगरपालिकेच्या हद्दीत कोठेही किंवा 
सोलापूर महानगरपालिकेच्या हद्दीच्या बाहेर महानगरपालिकेचे कार्यालय जेथे असेल तेथे किंवा 
महानगरपालिका भविष्यकाळात कार्यालय सुरू करू शकेल, तेथे पदस्थापना केले जाण्यास पात्र 
ठरतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः सोमपा-२०२१/प्र.क्र.३७७/नवि-१८ 


१७. 


१८. 


१९, 


२०. 


२१. 


प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष दबावतंत्राचा वापर:- 

कोणत्याही उमेदवाराच्या नियुक्‍तीसंदर्भात प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरित्या दबाव आणण्याचा केलेला 
प्रयत्न हा त्या उमेदवाराला त्या पदावरील नियुक्तीसाठी अनर्ह करणारा ठरेल. 

हे नियम अस्तित्वात येण्यापूर्वी विहित मार्गाने झालेल्या सरळसेवा नियुक्त्यांना शासनाने अन्यथा 
वेगळी लेखी कारणे नमूद करून निर्देश दिले नसतील तर या नियमातील तरतुदीमुळे बाधा येणार 
नाही. 


वेळोवेळी सेवाभरती/आरक्षण/वयोमर्यादा/परीविक्षाधीन काळावधी नियमित करणे, इत्यादींबाबत 
निर्देश देणारे राज्य शासनाने नियम, अधिनियम, निर्णय व न्यायनिर्णय यानुसार या नियमात 
सुधारणा (Amendment) करण्यात येईपर्यंत या शासन निर्णय/न्याय निर्णयानुसार कार्यवाही 
करण्यात येईल. 

सरळसेवा/पदोन्नतीने नियुक्‍त झालेल्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांसाठी राज्य शासनाने वेळोवेळी 
विहित केलेले प्रशिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी करावी. 

या नियमामधील कोणत्याही तरतुदीच्या अर्थविवरणाबाबत शंका उद्भवल्यास सदर बाब 
शासनाकडे निर्देशित करण्यात येईल व त्याबाबतीत शासनाचा निर्णय हा अंतिम राहील. 


0000000 


शासन निर्णय क्रमांकः सोमपा-२०२१/प्र.क्र.३७७/नवि-१८ 


वैद्यकीय प्रमाणपत्राचा नमुना 


(महाराष्ट्र नागरी सेवा (सेवेच्या सर्वसाधारण शार्ती) नियम, १९८१ मधीळ नियम-११ पहा.) 


मी याद्वारे प्रमाणित करतो/करते की, 


सोलापूर महानगरपालिकेच्या ( ) संवर्गातील ( ) या पदावर नेमणूक करण्यासाठी 


असलेल्या उमेदवारांची तपासणी केळी आणि त्याला/तिला 


अतिरिक्‍त (सांसर्गिक किंवा अन्य) कोणताही रोग, शारीरिक दौर्बल्य किंवा शारीरिक अपंगत्व असल्याचे 


आढळले नाही ही गोष्ट ( ) कार्यालयात ( ) म्हणून 


नेमणुकीसाठी अनर्ह ठरविणार आहे असे मला वाटत नाही. 


श्री.श्रीमती यांच्या स्वत:च्या निवेदनावरून 


त्याचे/तिचे वय वर्षे आहे आणि दिसण्यावरून तो/ती सुमारे वर्षे वयाचा/वयाची आहे. 


त्याला/तिला लस टोचण्यात आली आहे. 


ओळख चिन्हे 


डाव्या हाताच्या अंगठ्याचा ठसा 


वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे नाव 


वैद्यकीय अधिकाऱ्याची स्वाक्षरी 


वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे पदनाम 
(शिक्क्यासह) 


शासन निर्णय क्रमांकः सोमपा-२०२१/प्र.क्र.३७७/नवि-१८ 


परिशिष्ट-(१) 


सोलापूर महानगरपालिका सेवा (सेवा प्रवेशा व सेवांचे वर्गीकरण) नियम, २०२२ अंतर्गत सेवा भरतीसाठी 
अनुसरावयाची कार्यपद्धती:- 


१. अधिकारी/कर्मचारी निवड समिती:- 


महानगरपालिका पदांवर नियुक्‍तीकरिता महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम-५४ 
मध्ये विहित केल्यानुसार “कर्मचारी निवड समिती” गठीत करण्यात येईल. सदर समिती गठीत 
करण्यात आलेल्या दिनांकापासून एक वर्ष कालावधीकरिता अथवा भरती प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंतच्या 
कालावधीकरिता (यातील जो कालावधी कमी असेल, त्या कालावधीकरिता) वैध राहील. 


याव्यतिरिक्त, नामनिर्देशान/सरळसेवेने नियुक्‍ती करताना, मागासवर्गीय तसेच महिला 
उमेदवारांच्या हितरक्षणासाठी अशा समितीचे सदस्य म्हणून शासनाच्या प्रचलित आदेशानुसार संबंधित 
विभागाच्या अधिकाऱ्यांना मुलाखतीच्या वेळेस विशेष निमंत्रित म्हणून बोलावले जाईल. 


2. नामनिर्देशान/सरळसेवेद्वारे करावयाच्या नियुक्तीसाठी कर्मचारी निवड समितीची रचना 
खालीलप्रमाणे असेल:- 
१) आयुक्त किंवा आयुक्तांनी पदनिर्देशित केलेला अन्य कोणताही अधिकारी -अध्यक्ष 
२) मुख्य लेखापरीक्षक - सदस्य 
३) संबंधित विभाग प्रमुख - सदस्य 
४) आयुक्तांनी नामनिर्देशित केलेला मागासवर्गीय प्रवर्गातील अधिकारी - सदस्य 
५) जिल्हा महिला व बालकल्याण अधिकारी - सदस्य 
६) जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी - सदस्य 
७) प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प - सदस्य 
८) उप आयुक्त (सामान्य प्रशासन) - सदस्य सचिव व 
निमंत्रक 


(3.9) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरावयाची महानगरपालिकेमधील पदे निश्चित करून सदर 
पदे भरण्यासंदर्भात शासनाने निर्देश दिल्यानंतर संबंधित पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत 
भरण्याची कार्यवाही करण्यात यावी. 


(३.२) सद्यस्थितीत महानगरपालिकेतील पदे भरण्यासंदर्भात पुढील कार्यपद्धती अनुसरण्यात यावी:- 


(3.2.9 एखाद्या पदावरील नियुक्तीसाठी, ऑनलाईन/वृत्तपत्रातील जाहिरातीला अनुसरून 
किंवा महानगरपालिकेच्या सूचना फलकावरील सुचनेस अनुसरून विहित मुदतीत 
प्राप्त झालेल्या अर्जाचा किंवा सेवा विनियम केंद्राकडून वा शासनाच्या आदेशानुसार 
अन्य संस्था/कार्यालयाकडून आलेल्या यादीतील उमेदवाराच्या नावाचाच विचार 
करण्यात येईल. 


(3.2.2) उमेदवाराने अर्जात दिलेल्या तपशीलाबाबत अधिक माहिती मागविण्याचा अधिकार 
आयुक्तांना असेल. 


(३.२.३) जाहिरातीत/सेवा विनियम केंद्राकडे पाठविलेल्या मागणी पत्रात लेखी चाचणीचा उल्लेख 
असल्यास, अशा उमेदवारांना लेखी चाचणी द्यावी लागेल. 


शासन निर्णय क्रमांकः सोमपा-२०२१/प्र.क्र.३७७/नवि-१८ 


(३.२.४) चाचणी परीक्षेत किमान ५०% गुण मिळविण्याच्या मर्यादेच्या अधीन राहून रिक्‍त पदाच्या 


तिप्पट एवढ्या उमेदवारांना वरील (३.२.३) च्या निर्णयाप्रमाणे चाचणी परीक्षा न 
घेतल्यास, san सर्व निर्देशित पात्रता धारण करणाऱ्या उमेदवारांना मुलाखतीसाठी 
बोलाविळे जाईल व sa उमेदवारांची यादी निवड समितीच्या प्रत्येक सदस्यास 
मुलाखतीच्या वेळी पुरविण्यात येईल. परंतु, अनुसूचित जाती/अनुसूचित 
जमाती/विमुकक्‍्त जाती व भटक्या जमाती/विशेष मागास प्रवर्ग/सामाजिक आणि 
शैक्षणिक मागास प्रवर्ग/ इतर मागासवर्गीय उमेदवारांसाठी ५०% ऐवजी ४५% गुण 
मिळविण्याची अट राहील. 


(3.2.4) मुलाखतीत खालील बाबींवर विशेष लक्ष दिले जाईल:- 


(अ) सामाजिक प्रश्नाबाबतची जाणीव. 


(ब) पुर्वानुभव:- ज्या पदावर नेमणूक द्यावयाची त्या पदासाठी आव्यक असा अनुभव. 


(क) सेवा भरती नियमात विशेष अर्हता वा इतर कोणत्याही बाबतीत प्राधान्य नमूद 
असल्यास त्यासाठी द्यावयाचे गुण. 


(३.२.६) यानंतर निवड समिती एकूण गुण लक्षात घेऊन गुणांच्या उतरत्या क्रमाने उमेदवारांची 


यादी तयार करील व ती आयुक्तांकडे गोपनीयरित्या बंद लिफाफ्यात सादर करील. 


(३.२.७) भरती प्रक्रियेसाठी सामान्य प्रशासन विभागाने वेळीवेळी दिलेले निर्देश लागू राहतील. 
४. पदोन्नतीने नेमणुकीकरिता कार्यपद्धती:- 


(४.१) 


सामान्य प्रशासन विभाग, झासन निर्णय क्र.एसआरव्ही-२०१८/प्र.क्र.१५९/का.१२, 
दिनांक ०१ ऑगस्ट, २०१९ मध्ये तसेच वेळोवेळी शासनाच्या प्रचलित निर्णयान्वये दिलेल्या 
निर्देशाप्रमाणे दरवर्षी पदोन्नतीची प्रक्रिया विहित कालमर्यादेत पूर्ण होण्यासाठी वेळापत्रकाचे 
काटेकोरपणे पालन करणे बंधनकारक राहील. 


(४.२) प्रत्येक वर्षी १ सप्टेंबर ते ३१ ऑगस्ट या कालावधीत प्रत्येक संवर्गात पदोन्नतीने किती पदे 


(४.३) 


(४.४) 


(४.५) 


(४.६) 


भरावी लागणार आहेत, याचा आढावा सामान्य प्रशासन विभागातर्फे जून महिन्यात 
आयुक्तांना सादर करतील. 

उपरोक्त शासन परिपत्रकानुसार कार्यवाही करताना, पदोन्नतीने भरावयाच्या पदांची संख्या 
निश्चित झाल्यावर आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांमधून ज्येष्ठतानुक्रमाने 
पदांच्या संख्येच्या तिप्पट (9:3) कर्मचाऱ्यांचा पदोन्नतीच्या विचारक्षेत्रात (Zone of 
Consideration) समावेश करण्यात येईल. 

विभागीय चौकशी सुरू असलेल्या तसेच निलंबित असलेल्या अधिकारी/कर्मचाऱ्याची नावे 
ज्येष्ठतानुक्रमाने यादीत येत असल्यास, त्यांची नावे यादीतून वगळण्यात येऊ नयेत. त्यांच्या 
नावाचा विचार केल्यावर निवड समितीचा अभिप्राय त्यांच्या नावासमोर नोंदविण्यात येईल. 


पदोन्नतीसाठी पात्र ठरलेल्या कर्मचाऱ्यांचा निवडसूचीत ज्येष्ठतेनुसार समावेश करण्यात 
येईल. 

निवड समिती कर्मचाऱ्यांचे मागील ५ वर्षाचे गोपनीय अहवाल आणि त्यांचेपुढे ठेवळेळी इतर 
कागदपत्रे यांचे अवळोकन करून कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीच्या योग्यतेबद्दल निर्णय घेईल. मात्र 
असा निर्णय एकमताने झाला नाही, तर त्याबद्दलचा अंतिम निर्णय समिती प्रमुखाचा असेल. 


शासन निर्णय क्रमांकः सोमपा-२०२१/प्र.क्र.३७७/नवि-१८ 


(४.७ कर्मचाऱ्यांच्या निवडीसंबंधी अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी अधिक माहितीची आवश्‍यकता 
वाटल्यास अशी माहिती मागविण्याचा समितीस अधिकार असेल. 

५. वरील (३) व (४ नुसार निवड समितीने केलेली शिफारस महाराष्ट्र महानगरपालिका 
अधिनियमाच्या कळम-५३ (१), ५३ (२) वा ५३ (३) नुसार संबंधित सक्षम नियुक्‍ती प्राधिकाऱ्याकडे 
मान्यतेसाठी ठेवली जाईल. 

६. तयार करण्यात आलेली निवडसूची त्या-त्या निवडसूचीच्या वर्षासाठी वैध असेल. 

समिती सचिव बैठकीचा कार्यवृत्तांत तयार करून त्यास समितीची मान्यता घेण्यास जबाबदार असेल. 
सदस्यांना सादर केलेली सर्व कागदपत्रे परत घेऊन ती एकत्रित जतन करण्याची जबाबदारी समिती 
सचिवाची असेल. 

८. गट-क आणि गट-ड मध्ये सेवा भरती करताना सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्र.न्याप्र- 
१००३/९९/प्र.क्र.२/०३(भाग-२)/१६अ, दिनांक २५ ऑक्टोबर, २००५ अन्वये एकत्रित मार्गदर्शक 
तत्वांचा लागू असेल तेथे अवलंब करण्यात यावा. या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये वेळोवेळी होणारे बदलही 
अंमलात आणण्यात यावेत. 

९. गट-क व गट-ड मधील अनुकंपाच्या भरावयाच्या पदांसाठी आयुक्तांच्या शिफारशीने व शासन मान्यतेने 
अधिसंख्य पदे निर्माण करता येतील. 


१०. पदोन्नतीसाठी कर्मचारी निवड समितीची रचना खालीलप्रमाणे असेल:- 


१) आयुक्‍त किंवा आयुक्तांनी पदनिर्देशित केलेला अन्य कोणताही अधिकारी -अध्यक्ष 

२) मुख्य ळेखापरीकृषक - Tee 

३) संबंधित विभाग प्रमुख - सदस्य 

४) आयुक्तांनी नामनिर्देशित केलेला मागासवर्गीय प्रवर्गातील अधिकारी - सदस्य 

५) उप आयुक्त (सामान्य प्रशासन) - सदस्य सचिव व 


निमंत्रक 


०0७१७६७७७७, 


सोलापूर महानगरपालिका,सोलापूर 
परिशिष्ट (२) 


मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ चे कलम ४५ व ५३ (१) चे तरतुदीनुसार करावयाच्या अधिकाऱ्यांच्या पदांसाठीची कलम ४५ (3) 


व ४५७ (३) अन्वये विहीत शौक्षणिक व इतर अर्हता (पहा (नियम 3 }) 


सेवा व संवर्ग | पदनाम 


श्रेणी-१ 
प्रशासकीय 
सेवा 
श्रेणी-१ 
प्रशासकीय 
सेवा 


अतिरिक्‍त आयुक्‍त 


नेमणूकीची पध्दत 
व टक्केवारी 
१. नामनिर्देशन 


२. पदोन्नती 
3. प्रतिनियुक्ती 
१. सामान्य प्रशासन विभाग 
प्रतिनियुक्‍ती-१००% । राज्य शासनाकडून वेळोवळी नेमणूक करण्यात येईल असा अधिकारी (महाराष्ट्र 
महानगरपालिका अधिनियम चे कलम ३६ प्रमाणे) 


प्रतिनियुक्‍ती-५०% महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम ३९ (अ) नुसार 


(महाराष्ट्र शासन नगर विकास विभाग निर्णय क्र.एमसीओ-१२११ 
प्र.क्र.१०५/नवि-१४ दि.११/११/२०११ नुसार) 


शासन निर्णय क्रमांकः सोमपा-२०२१/प्र.क्र.३७७/नवि-१८ 


पदोन्नती-५०% ar निर्णय नगर विकास विभाग क्र.एमसीओ २०१४/प्र.क्र.२१८/नवि- 
१४,दि.०६/०१/२०१५ व शासन निर्णय नगर विकास विभाग क्र.मिभाम- 
१६२१/प्र.क्र.५९/ नवि-२८, दि.३० जुन, २०२१ नुसार 


3 श्रेणी-१ । उप आयुक्त पदोन्नती-५०% अ) सोलापूर शहर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील सहाय्यक आयुकत या 
प्रशासकीय पदावर किमान 3 वर्षे सेवा पुर्ण झालेल्या अधिकाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व 
सेवा गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 


(महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम ४५ (2) नुसार) 


प्रतिनियुक्ती-५०%  । राज्य शासन/स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या सेवेतील समकक्ष पद किमान 3 वर्ष 
धारण करणाऱ्या योग्य अधिकाऱ्याची शासनाकडून प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती 
करता येईल 


४ श्रेणी-२ । सहाय्यक आयुक्‍त % अ) सोलापूर शहर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील 


प्रशासकीय १) अंतर्गत लेखापरिक्षक २) अधिक्षक, भुमी व मालमत्ता ३) नगर सचिव ४) 
सेवा सहायक कर निर्धारक व संकलक 4) कार्यालय अधिक्षक (आरोग्य) ६) लेखा 
अधिकारी/वित्त अधिकारी ७ सहायक मुख्यलेखापरिक्षक ८) कार्यालय अधिक्षक 


या पदावर किमान 3 वर्षे सेवा पुर्ण झालेल्या अधिकाऱ्यांची गुणवत्तेच्या 
आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 


(महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम ४५(२)नुसार) 


शासन निर्णय क्रमांकः सोमपा-२०२१/प्र.क्र.३७७/नवि-१८ 


प्रतिनियुक्ती -(५०%) 


षु श्रेणी-२ | अधिक्षक, भुमी व पदोन्नती १०० % 


प्रशासकीय | मालमत्ता 
सेवा 


नि श्रेणी-_ | कार्यालय अधिक्षक पदोन्नती-१००% 


प्रशासकीय 
सेवा 


राज्य शासन/स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या सेवेतील समकक्ष पद किमान 3 वर्ष 
धारण करणाऱ्या योग्य अधिकाऱ्याची शासनाकडून प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती 
करता येईल 


अ) कार्यालय अधिक्षक पदावर किमान 3 वर्षे नियमित सेवा 


ब) विभागीय परिक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्‍यक 


अ) महानगरपालिका आस्थापनेवरील वरिष्ठ मुख्य लेखनिक या पदावर किमान 
०३ वर्षाची सेवा पुर्ण. 
ब) विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्‍यक. 


9 श्रेणी-३ | वरिष्ठ मुख्य लेखनिक | पदोन्नती-५०% 


प्रशासकीय 
सेवा 


नामनिदठान -३०% 


अ) महानगरपालिका आस्थापनेवरील वरिष्ठ श्रेणी लिपीक या पदावर किमान 
०३ वर्षाची नियमित सेवा पुर्ण. 


ब) मान्यताप्राप्त विद्यापिठाची कोणत्याही शाखेची पदवी आवश्‍यक 

( सध्या वरिष्ठ श्रेणी लिपीक या पदी कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना सदरची 
अट लागू राहणार नाही. तथापी सदरच्या सेवाप्रवेश नियमानंतर या पदावर 
नियुक्‍त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना लागू राहिल.) 

क) विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण असणे आवश्‍यक. 


अ) मान्यताप्राप्त विद्यापिठाची कोणत्याही शाखेची पदवी 


ब) राज्य शासनाची मराठी टंकलेखन ३० WILY इंग्रजी टंकलेखन ४० 
शा.प्र.मि. परिक्षा उत्तीर्ण. 


शासन निर्णय क्रमांकः सोमपा-२०२१/प्र.क्र.३७७/नवि-१८ 


क) महाराष्ट्र राज्य उच्च व तंत्र शिक्षण मंडळ मुंबई यांचेकडील अधिकृत MS- 


0७॥ परिक्षा उत्तीर्ण किंवा शासनमान्य समकक्ष असळेली एक परिक्षा उत्तीर्ण 
झाल्याचे प्रमाणपत्र. 


विभागीय मर्यादित अ) महापालिका आस्थापनेवरील वरिष्ठ श्रेणी लिपीक या पदावर किमान ०५ 
परिक्षा पध्दतीने वर्षाची नियमित सेवा पुर्ण केलेली असावी. 


(खात्याअंतर्गत स्पर्धा 
परिक्षा ) -२०% 
८ श्रेणी-३ | वरिष्ठ श्रेणी लिपीक पदोन्नती-७०% आओ) महापालिका आस्थापनेवरील लिपीक या पदावरील किमान ०३ वर्षाची 
प्रशासकीय नियमित सेवा 
सेवा 


ब) मान्यताप्राप्त विद्यापिठाची कोणत्याही शाखेची पदवी ( सध्या लिपीक या 
पदावर कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना सदरची अट लागू राहणार नाही. 
तथापी सदरच्या सेवाप्रवेश नियमानंतर या पदावर नियुक्‍त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना 
लागू राहिल.) 


क) विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण असणे आवश्‍यक. 


नामनिर्दरान -३०% । अ) मान्यताप्राप्त विद्यापिठाची कोणत्याही शाखेची पदवी 


ब) राज्य शासनाची मराठी टंकलेखन ३० शा.प्र.मि. / इंग्रजी टंकलेखन ४० 


शा.प्र.मि. परिक्षा उत्तीर्ण. 


क) महाराष्ट्र राज्य उच्च व तंत्र शिक्षण मंडळ मुंबई यांचेकडील अधिकृत MS- 
0॥ परिक्षा उत्तीर्ण किंवा शासनमान्य समकक्ष असळेली एक परिक्षा उत्तीर्ण 
झाल्याचे प्रमाणपत्र. 


शासन निर्णय क्रमांकः सोमपा-२०२१/प्र.क्र.३७७/नवि-१८ 


९ श्रेगी-) | लिपीक /लिपिक नामनिर्देरान -04% | आओ मान्यताप्राप्त विद्यापिठाची कोणत्याही शाखेची पदवी 
प्रशासकीय | टंकलेखक 
सेवा 


ब) राज्य शासनाची मराठी टंकलेखन ३० शा.प्र.मि. / इंग्रजी टंकलेखन yo 
श.प्र.मि. परिक्षा उत्तीर्ण. 

क) महाराष्ट्र राज्य उच्च व तंत्र शिक्षण मंडळ मुंबई यांचेकडील अधिकृत Ms- 
CIT परिक्षा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष असलेली एक शासनमान्य परिक्षा उत्तीर्ण 
झाल्याचे प्रमाणपत्र. 


ड) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक. 


पदोन्नती-२५% अ) सोलापूर महानगरपालिका आस्थापनेवरील गट-ड च्या पदावर किमान ३ वर्षे 
नियमित सेवा. 
ब) मान्यताप्राप्त विद्यापिठाची कोणत्याही शाखेचा पदवीधर 
क) राज्य शासनाची मराठी टंकलेखन 30 शा.प्र.मि. / इंग्रजी टंकलेखन yo 
श.प्र.मि. परिक्षा उत्तीर्ण. 
ड) महाराष्ट्र राज्य उच्च व तंत्र शिक्षण मंडळ मुंबई यांचेकडील अधिकृत MS- 
CIT परिक्षा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष असलेली एक परिक्षा उत्तीर्ण झाल्याचे 
प्रमाणपत्र. 


श्‌ ० श्रेणी-) | रेकार्ड किपर नामनिदठान- अ) मान्यताप्राप्त विद्यापिठाची कोणत्याही शाखेची पदवी उत्तीर्ण 
प्रशासकीय १००% 
सेवा 


ब) राज्य शासनाची मराठी टंकलेखन ३० शा.प्र.मि. / इंग्रजी CHAGA ४० 
श.प्र.मि. परिक्षा उत्तीर्ण. 


शासन निर्णय क्रमांकः सोमपा-२०२१/प्र.क्र.३७७/नवि-१८ 


क) महाराष्ट्र राज्य उच्च व तंत्र शिक्षण मंडळ मुंबई यांचेकडील अधिकृत MS- 


| q श्रेणी-२ । महिला व बाल विकास | नामनिर्देशान- 900% 


प्रशासकीय | अधिकारी 
सेवा 
१२ श्रेणी-३ | वरिष्ठ लघुलेखक पदोन्नती-१०० % 
प्रशासकीय | (इंग्रजी/मराठी) 
सेवा 


श्रेणी३ | लघुलेखक नामनिर्देशन - ७५% 
प्रशासकीय | (मराठी/इंग्रजी) 
सेवा 


१३ 


पदोन्नती - २५% 


CIT परिक्षा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष असळेली एक शासनमान्य परिक्षा उत्तीर्ण 
झाल्याचे प्रमाणपत्र. 


अ) मास्टर ऑफ सोशलवर्क (MSW) पदव्युत्तर पदवी 


ब) अनुभव धारकास प्राधान्य 


अ) महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील लघुलेखक (निम्नश्रेणी) या पदावर 
किमान ३ वर्षाची नियमित सेवा 


ब) मराठी / इंग्रजी लघुलेखन १२० श.प्र.मि. व टंकलेखन vo श.प्र.मि.वेगाची 
शासनाची (जी.सी.सी.) परीक्षा उत्तीर्ण. 

क) महाराष्ट्र राज्य उच्च व तंत्र शिक्षण मंडळ मुंबई यांचेकडील अधिकृत Ms- 
CIT परिक्षा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष असलेली एक शासनमान्य परिक्षा उत्तीर्ण 
झाल्याचे प्रमाणपत्र. 

अ) शासनमान्य विद्यापिठाची कोणत्याही शाखेची पदवी परीक्षा उत्तीर्ण. 

ब) राज्य शासनाची इंग्रजी अथवा मराठी लघुळेखनाची १०० A.A. व yo 
श.प्र.मि.वेगाची टंकळखनाची परीक्षा उत्तीर्ण. 


क) महाराष्ट्र राज्य उच्च व तंत्र शिक्षण मंडळ मुंबई यांचेकडील अधिकृत MS- 
CIT परिक्षा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष असलेली एक शासनमान्य परिक्षा उत्तीर्ण 
झाल्याचे प्रमाणपत्र. 

महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील स्टेनो टायपिस्ट पदावर किमान ३ वर्षे 
नियमित सेवा 


शासन निर्णय क्रमांकः सोमपा-२०२१/प्र.क्र.३७७/नवि-१८ 


१४ श्रेणी-२ स्टेनो टायपिस्ट नामनिर्दरान - १००% =| अ) शासनमान्य विद्यापिठाची कोणत्याही शाखेची पदवी परीक्षा उत्तीर्ण. 
प्रशासकीय ब) राज्य शासनाची इंग्रजी अथवा मराठी लघुलेखनाची ८० शा.प्रममि. व 30 
सेवा श.प्र.ममि.वेगाची टंकळखनाची परीक्षा उत्तीर्ण. 


क) महाराष्ट्र राज्य उच्च व तंत्र शिक्षण मंडळ मुंबई यांचेकडील अधिकृत MS- 
CIT परिक्षा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष असलेली एक शासनमान्य परिक्षा उत्तीर्ण 
झाल्याचे प्रमाणपत्र. 
श्रेणी-३ | हवालदार व पदोन्नती-१००% अ) महानगरपालिका आस्थापनेवरील गट-ड पदावर किमान ५ वर्षे नियमित 
प्रशासकीय | जमादार/मुकादम सेवा 
सेवा ब) माध्यमिक शालांत परिक्षा उत्तीर्ण 


श्रेणी-४ नामनिर्देशान- अ) माध्यमिक शालांत परीक्षा उत्तीर्ण. 
प्रशासकीय १००% 
सेवा 


ब) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक. 


२. अभियांत्रिकी सेवा विभाग 

पदोन्नती- १००% अ) सोलापूर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील 
कार्यकारी अभियंता / उपअभियंता / सहाय्यक 
अभियंता (स्थापत्य) या पदावर किमान ३ वर्षे 
नियमित सेवा पुर्ण झालेल्या व मान्यताप्राप्त 
विद्यापिठाची स्थापत्य अभियांत्रिकी पदवी धारण 
केलेल्या अधिकाऱ्याची सेवाजेष्ठता व गुणवत्तेच्या 
आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 


ब) महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील 
तरतूदीनुसार मनपा व शासन मान्यता आवश्‍यक 


शासन निर्णय क्रमांकः सोमपा-२०२१/प्र.क्र.३७७/नवि-१८ 


१८ श्रेणी-१ 
अभियांत्रिकी सेवा 


१९ श्रेणी-१ 
अभियांत्रिकी सेवा 


सार्व.आरोग्य अभियंता (जल अभियंता) 


कार्यकारी अभियंता 


प्रतिनियुक्ती 


पदोन्नतीने अधिकारी उपलब्ध न झाल्यास पदोन्नतीने 
अधिकारी उपलब्ध होईपर्यंत राज्य शासनाकडून 
समकक्ष पदावर कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्याची 
प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करता येईल. 


पदोन्नती-१००% 


प्रतिनियुक्ती 


पदोन्नती-१००% 


अ) महानगरपालिकेकडील कार्यकारी अभियंता या 
पदावर किमान ०३ वर्षाची नियमित सेवा. 

ब) मान्यताप्राप्त विद्यापिठाची स्थापत्य अभियांत्रिकी 
शाखेची पदवी. 

क) एम.ई.( पर्यावरण अभियांत्रिकी / वॉटर 
रेसॉरसेस / व तत्सम विषयातील) पदव्युत्तर पदवी 
धारकास प्राधान्य. 

ड) महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील 
तरतूदीनुसार मनपा व शासन मान्यता आवश्यक 


पदोन्नतीने अधिकारी उपलब्ध न झाल्यास पदोन्नतीने 
अधिकारी उपलब्ध होईपर्यंत राज्य शासनाकडून 


समकक्ष पदावर कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्याची 
प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करता येईल. 

सोलापूर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील उप 
अभियंता (स्थापत्य) या पदावर किमान ०३ वर्षे 
नियमित सेवा 


२० श्रेणी-१ 
अभियांत्रिकी सेवा 


उप अभियंता 


पदोन्नती १००% 


सोलापूर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील 
सहाय्यक अभियंता (स्थापत्य) या पदावर किमान ३ 
वर्षे नियमित सेवा पुर्ण 


शासन निर्णय क्रमांकः सोमपा-२०२१/प्र.क्र.३७७/नवि-१८ 


२१ श्रेणी-१ सहाय्यक अभियंता (स्थापत्य ) 
अभियांत्रिकी सेवा 


२२ श्रेणी-२ कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) 
अभियांत्रिकी सेवा 


पदोन्नती १००% 


नामनिर्दठान ९०% 


पदोन्नती १०% 


नामनिर्दठान-१००% 


पदोन्नती १००% 


अ) सोलापूर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील 
कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) या पदावर किमान ०३ 
वर्षाची नियमित सेवा पुर्ण 

अ) मान्यताप्राप्त विद्यापिठाची स्थापत्य अभियांत्रिकी 
शाखेची पदवी परीक्षा उत्तीर्ण , 

ब) स्थापत्य अभियांत्रिकी शाखेतील पदव्युत्तर पदवी 
परिक्षा उत्तीर्ण असणाऱ्यास प्राधान्य 

क) नेमणूकीनंतर ३ वर्षात कनिष्ठ अभियंता 
व्यावसायिक परिक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्‍यक 

ड) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक 


अ) नामनिर्देडानासाठी विहीत केलेली अर्हता धारण 
करणारे सोलापूर महानगरपालिकेच्या 
आस्थापनेवरील कनिष्ठ अभियंता सहाय्यक या 
पदावरील ३ वर्षे सेवा पुर्ण 

अ) मान्यताप्राप्त अभियांत्रिकी शाखेची पदविका 
(स्थापत्य), 


ब) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक 


सोलापूर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील 
कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिकी) या पदावर किमान ०३ 
वर्षाची नियमित सेवा 


२३ श्रेणी-३ कनिष्ठ अभियंता सहाय्यक 
अभियांत्रिकी सेवा 

२४ श्रेणी-१ सहाय्यक अभियंता (यांत्रिकी) 
अभियांत्रिकी सेवा 

२५ श्रेणी-२ कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिकी) 


अभियांत्रिकी सेवा 


नामनिर्दठान-१००% 


आओ मान्यताप्राप्त विद्यापिठाची (यांत्रिकी) 
अभियांत्रिकी शाखेची पदवी परीक्षा उत्तीर्ण , 


शासन निर्णय क्रमांकः सोमपा-२०२१/प्र.क्र.३७७/नवि-१८ 


ब) यांत्रिकी अभियांत्रिकी शाखेतील पदव्युत्तर पदवी 
परिक्षा उत्तीर्ण असणाऱ्यास प्राधान्य 


क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक 


श्रेणी-२ कनिष्ठ अभियंता (अँटोमोबाईल) नामनिर्देशान-१००% अ) मान्यताप्राप्त विद्यापिठाची (अँटोमोबाईल) 
अभियांत्रिकी सेवा अभियांत्रिकी शाखेची पदवी परीक्षा उत्तीर्ण , 
ब) अँटोमोबाईल अभियांत्रिकी शाखेतील पदव्युत्तर 
पदवी परिक्षा उत्तीर्ण असणाऱ्यास प्राधान्य 


क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक 


श्रेणी-१ कार्यकारी अभियंता (विद्युत) पदोन्नती-१००% सोलापूर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील 
अभियांत्रिकी सेवा सहाय्यक अभियंता (विद्युत) या पदावर किमान ०३ 
वर्षे नियमित सेवा 
श्रेणी-२ सहाय्यक अभियंता (विद्युत) पदोन्नती १००% सोलापूर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील 
अभियंत्रिकी सेवा कनिष्ठ अभियंता (विद्युत या पदावर किमान ०३ 
वर्षाची नियमित सेवा 
श्रेणी-२ कनिष्ठ अभियंता (विद्युत) नामनिर्देशन-१००% अ) मान्यताप्राप्त विद्यापिठाची विद्युत अभियांत्रिकी 
अभियंत्रिकी सेवा शाखेची पदवी, 
ब) अनुभव धारकास प्राधान्य 
ब) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक 


श्रेणी-३ सहाय्यक वीज पर्यवेक्षक नामनिर्दशान-१००% अ) मान्यताप्राप्त विद्यापिठाची विद्युत अभियांत्रिकी 
अभियंत्रिकी सेवा शाखेची पदवीका, 
ब) अनुभव धारकास प्राधान्य 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक 


शासन निर्णय क्रमांकः सोमपा-२०२१/प्र.क्र.३७७/नवि-१८ 


३१ श्रेणी-१ 
तांत्रिक सेवा 


पर्यावरण संवधन अधिकारी 


३२ श्रेणी-3 वाहनचालक 
तांत्रिक सेवा 


नामनिर्दडान-१००% अ मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पर्यावरण 
अभियांत्रिकी विषयातील पदवी 

ब) पर्यावरण संवर्धन क्षेत्रातील किमान ०३ वर्षाचा 
अनुभव. 

क) पर्यावरण अभियांत्रिकी शाखेची पदव्युत्तर पदवी 
आणि अथवा प्रदुषण नियंत्रण क्षेत्रातील अनुभव 
असणाऱ्या उमेदवारास प्राधान्य 

ड) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक 


प्रतिनियुक्ती राज्य शासन/स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या सेवेतील 
समकक्ष पद किमान ३ वर्ष धारण करणाऱ्या योग्य 
अधिकाऱ्याची शासनाकडून प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती 
करता येईल 


नामनिर्देशान- अ) किमान माध्यमिक झाळलांत परिक्षा उत्तीर्ण. 
१००% ब) जड किंवा हलके वाहन चालविण्याचा परवाना. 


क) परवाना मिळाल्यानंतर वाहन चालविण्याचा 
किमान ३ वर्षाचा अनुभव. 


ड) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक 

ई) वाहनदुरुस्ती देखभालीचे कामासंबंधी शासन 
मान्य प्रशिक्षण संस्थेचे प्रमाणपत्र धारण करणाऱ्यास 
प्राधान्य. 


33 श्रेणी-३ जे.सी.बी.ड्रायव्हर नामनिर्देशन १००% अ) किमान माध्यमिक झालांत परिक्षा उत्तीर्ण 
तांत्रिक सेवा ब) जे.सी.बी. चालविण्याचा परवाना 
क) २ वर्षे प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव 
३४ श्रेणी-३ पंप ऑपरेटर नामनिर्देशन-१००% अ) किमान माध्यमिक झालांत परिक्षा उत्तीर्ण, 


शासन निर्णय क्रमांकः सोमपा-२०२१/प्र.क्र.३७७/नवि-१८ 


तांत्रिक सेवा 


३५ श्रेणी-३ पदोन्नती-१००% 
तांत्रिक सेवा 


३६ श्रेणी-3 सहाय्यक आरेखक नामनिर्दठान-१००% 


तांत्रिक सेवा 


३७ श्रेणी-३ अनुरेखक नामनिर्दशान-१००% 


तांत्रिक सेवा 


ब) शासनमान्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचा पंप 
ऑपरेटर या विषयाचा अभ्यासक्रम पुर्ण केल्याचे 
प्रमाणपत्र. 

क) अनुभव धारकास प्राधान्य. 


अ) महानगरपालिकेकडील सहाय्यक आरेखक या 
पदावर किमान ०३ वर्षे नियमित सेवा 

ब) शासन मान्य संस्थेमधील अँटोकॅड कोर्स पुर्ण 
केल्याचे प्रमाणपत्र आवश्‍यक 

अ) किमान उच्च माध्यमिक मंडळाची Mer 
परिक्षा उत्तीर्ण, 

ब) शासनमान्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचा 
अनुरेखक (स्थापत्य/यांत्रिकी) व तत्सम समतुल्य 
अभ्यासक्रम पुर्ण केल्याचे प्रमाणपत्र. 


क) शासन मान्य संस्थेमधील एँटोकॅड कोर्स पुर्ण 
केल्याचे प्रमाणपत्र आवश्‍यक 

क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक 

ड) अनुभव धारकास प्राधान्य 

अ) किमान उच्च माध्यमिक मंडळाची शालांन्त 
परिक्षा उत्तीर्ण, 


ब) शासनमान्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचा 
अनुरेखक व तत्सम समतुल्य अभ्यासक्रम पुर्ण 
केल्याचे प्रमाणपत्र. 

क) शासन मान्य संस्थेमधील अँटोकॅड कोर्स पुर्ण 
केल्याचे प्रमाणपत्र आवश्‍यक 

ड) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक 

इ) अनुभव धारकास प्राधान्य 


शासन निर्णय क्रमांकः सोमपा-२०२१/प्र.क्र.३७७/नवि-१८ 


३८ श्रेणी-३ 
तांत्रिक सेवा 


38 श्रेणी-३ 
तांत्रिक सेवा 


४० श्रेणी-३ 


तांत्रिक सेवा 


४१ श्रेणी-३ 
तांत्रिक सेवा 


इलेक्ट्रिशियन (वीजतंत्री) 


हेड लाईट इन्स्पेक्टर 


वायरमन 


मीटर टेस्टर 


नामनिर्दठान-१००% 


नामनिर्दठान-१००% 


नामनिर्दठान-१००% 


नामनिर्दठान-१००% 


अ) किमान उच्च माध्यमिक मंडळाची शालांन्त 
परिक्षा उत्तीर्ण, 

ब) शासनमान्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचा 
वीजतंत्री या विषयाचा अभ्यासक्रम पुर्ण केल्याचे 
प्रमाणपत्र. 

क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक 

ड) अनुभव धारकास प्राधान्य 


अ) किमान माध्यमिक शालांत परिक्षा उत्तीर्ण, 
ब) शासनमान्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचा 
तारतंत्री परिक्षा द्वितीयश्रेणीमध्ये उत्तीर्ण आवश्‍यक 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक 

ड) अनुभव धारकास प्राधान्य 
अ) किमान माध्यमिक शाळांत परिक्षा उत्तीर्ण 
ब) शासनमान्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचा 
तारतंत्री या विषयाचा अभ्यासक्रम पुर्ण केल्याचे 


प्रमाणपत्र. 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक 
ड) अनुभव धारकास प्राधान्य 


अ) किमान माध्यमिक झालांत परिक्षा उत्तीर्ण, 
ब) शासनमान्य संस्थेचा वॉटर मिटर दुरुस्ती 
अभ्यासक्रम पुर्ण केल्याचे प्रमाणपत्र. 

क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक 

ड) अनुभव धारकास प्राधान्य 


४२ श्रेणी-३ 
तांत्रिक सेवा 


हेड पाईप फिटर 


पदोन्नती १००% 


अ) महानगरपालिकेकडील पाईप व फिल्टर फिटर 
या पदावर किमान ०३ वर्षे नियमित सेवा 


शासन निर्णय क्रमांकः सोमपा-२०२१/प्र.क्र.३७७/नवि-१८ 


४३ श्रेणी-३ पाईप फिटर नामनिर्दडान-१००% अ) किमान माध्यमिक शालांत परिक्षा उत्तीर्ण 
तांत्रिक सेवा ब) शासन मान्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे नळ 
कारागिर या विषयाचा अभ्यासक्रम पुर्ण केल्याचे 
प्रमाणपत्र 


क) संबंधित कामाचा ३ वर्षाचा अनुभव आवश्‍यक 
ड) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक 
इ) अनुभव धारकास प्राधान्य 


४४ श्रेणी-३ नामनिर्देशन-१००% अ) किमान माध्यमिक झालांत परिक्षा उत्तीर्ण 
तांत्रिक सेवा ब) शासन मान्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे नळ 
कारागिर या विषयाचा अभ्यासर्कम पुर्ण केल्याचे 


प्रमाणपत्र 
क) संबंधित कामाचा ३ वर्षाचा अनुभव आवश्‍यक 
ड) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक 
इ) अनुभव धारकास प्राधान्य 
४६ श्रेणी-३ टेलिफोन ऑपरेटर नामनिर्दडान-१००% a) किमान माध्यमिक शालांत परिक्षा उत्तीर्ण 
तांत्रिक सेवा ब) शासन मान्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचा 
टेलिफोन ऑपरेटर कोर्स उत्तीर्ण 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक 
४७ श्रेणी-३ नामनिर्दडान 100% अ) मान्यताप्राप्त विद्यापिठाची रसायनशास्त्र या 
तांत्रिक सेवा विषयातील पदवी. 
ब) २ वर्ष कामाचा अनुभव धारकास प्राधान्य 


४८ श्रेणी-३ फिल्टर इन्स्पेक्टर नामनिर्देशन-१००% अ) मान्यता प्राप्त विद्यापिठाची रसायनशास्त्र / 
तांत्रिक सेवा सुक्ष्मजीवशास्त्र या विषयातील पदवी 
ब) अनुभव धारकास प्राधान्य 


शासन निर्णय क्रमांकः सोमपा-२०२१/प्र.क्र.३७७/नवि-१८ 


४९ श्रेणी-३ फिल्टर अटेंडंट नामनिर्देशान-१००% आ) उच्च माध्यमिक विज्ञान शाखेतील रसायन STA 
तांत्रिक सेवा विषय घेऊन परिक्षा उत्तीर्ण 
ब) मान्यताप्राप्त विद्यपिठाच्या विज्ञानशाखेतील 
पदवीधारक (रसायनशास्त्र विषय घेऊन उत्तीर्ण ) 
उमेदवारास प्राधान्य 
Yo श्रेणी-३ असिस्टंट साऊंड ऑपरेटर नामनिर्देशान-१००% अ) किमान माध्यमिक शालांत परिक्षा उत्तीर्ण 
तांत्रिक सेवा ब) शासनमान्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे रेडिओ, 
टि.व्ही., यांत्रिकीमधील अभ्यासक्रम पुर्ण केल्याचे 
प्रमाणपत्र. 
क) अनुभव धारकास प्राधान्य 
५१ श्रेणी-३ ए.सी.ऑपरेटर पदोन्नती-१००% महापालिकेच्या सहाय्यक ए.सी.आऑपरेटर या 
तांत्रिक सेवा संवर्गात किमान ३ वर्षाची नियमित सेवा 
५२ श्रेणी-३ सहाय्यक ए.सी.आपरेटर नामनिर्दडान-१००% अ) शासनमान्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेकडील 
तांत्रिक सेवा यांत्रिक प्रशिक्षण व वातानुकुलळीकरण या विषयाचे 
प्रमाणपत्र परिक्षा उत्तीर्ण 
ब) प्रत्यक्ष कामाचा तीन वर्षाचा अनुभव असणे 
आवश्यक 
५२३ श्रेणी-३ जनरेटर ऑपरेटर नामनिर्देशन-१००% अ) किमान माध्यमिक शालांत परिक्षा उत्तीर्ण 
तांत्रिक सेवा ब) शासनमान्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे 
जनरेटर ऑपरेटर कोर्स उत्तीर्ण 
क) अनुभव धारकास प्राधान्य 
GY श्रेणी-३ लाईट सिस्टिम ऑपरेटर नामनिर्देशन-१००% अ) किमान माध्यमिक शालांत परिक्षा उत्तीर्ण 
तांत्रिक सेवा ब) शासनमान्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे 


वायरमन कोर्स उत्तीर्ण 
क) सदर कामाचा 3 वर्षाचा अनुभव आवशयक 


शासन निर्णय क्रमांकः सोमपा-२०२१/प्र.क्र.३७७/नवि-१८ 


५५ श्रेणी-3 असिस्टंट रुम ऑपरेटर नामनिर्देशान-१००% 
तांत्रिक सेवा 
५६ श्रेणी-३ सिनीअर फोरमन 


तांत्रिक सेवा 


Gig श्रेणी-3 मोटर मेकनिक नामनिर्दठान-१००% 
तांत्रिक सेवा 

५८ श्रेणी-3 चार्जमन नामनिर्दठान-१००% 
तांत्रिक सेवा 


Ge श्रेणी-४ लिफ्टमन नामनिदेशान-१००% 
तांत्रिक सेवा 


६० श्रेणी-३ सुतार नामनिर्दशन-१००% 


तांत्रिक सेवा 


आ) उच्च माध्यमिक झालान्त परिक्षा उत्तीर्ण 
ब) सांस्कृतीक केंद्रातील ३ वर्षाचा अनुभव 


a) शासनमान्य विद्यापिठाचा आटोमोबाईल 
पदविका उत्तीर्ण 
ब) मोटर मेकॅनिक या पदावरील ३ वर्षाचा अनुभव 


अ) शासनमान्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे 
अँटोमोबाईल-फिटर/यांत्रिकी-फिटर/ डिझेल 
मेकॅनिक/मोटर मेकॅनिक कोर्स पुर्ण. 

ब) अनुभव धारकास प्राधान्य 


अ) किमान माध्यमिक शालांत परिक्षा उत्तीर्ण 
ब) शासनमान्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे 
प्रमाणपत्र आवश्‍यक 

क) २ वर्षाचा अनुभव आवश्‍यक 

ड) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक 


अ) किमान माध्यमिक शालांत परिक्षा उत्तीर्ण 
ब) अनुभव धारकास प्राधान्य 


अ) किमान माध्यमिक झालांत परिक्षा उत्तीर्ण 
बो आय.टि.आय.कडील सुतार कोर्स उत्तीर्ण 
आव्यक 


क) ३ वर्षाचा अनुभव आवशयक 
ड) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक 


आ किमान माध्यमिक शालात पारे ST 


शासन निर्णय क्रमांकः सोमपा-२०२१/प्र.क्र.३७७/नवि-१८ 


तांत्रिक सेवा ब) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेकडील गंवडी कोर्स 
उत्तीर्ण आवश्‍यक 
क) ३ वर्षाचा अनुभव आवशयक 
ड) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक 


६२ श्रेणी-३ पेटर नामनिर्दशान-१००% अ) किमान माध्यमिक atresia परिक्षा उत्तीर्ण 
तांत्रिक सेवा ब) शासन मान्य संस्थेकडील SST परिक्षा 
(इंटरमिडीएट) उत्तीर्ण आवश्‍यक 
क) सदर पदाच्या कामाचा ३ वर्षाचा अनुभव 
आवड्यक 


ड) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक 


नि श्रेणी-3 डांबर मिश्रित यंत्रचालक नामनिर्देडान-१००% अ) किमान माध्यमिक शालांत परिक्षा उत्तीर्ण 
तांत्रिक सेवा ब) डिझेल इंजिन चालकाचा ३ वर्षाचा अनुभव 


आवरयक 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक 


६४ श्रेणी-३ रोड रोलर ड्रायव्हर नामनिर्देशन-१००% अ) किमान माध्यमिक झाळलांत परिक्षा उत्तीर्ण. 
तांत्रिक सेवा ब) जड वाहन चालविण्याचा परवाना. 

क) परवाना मिळाल्यानंतर सदर वाहन 
चालविण्याचा किमान ३ वर्षाचा अनुभव. 
ड) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक 

ई) वाहनदुरुस्ती देखभालीचे कामासंबंधी शासन 
मान्य प्रशिक्षण संस्थेचे प्रमाणपत्र धारण करणाऱ्यास 
प्राधान्य. 


शासन निर्णय क्रमांकः सोमपा-२०२१/प्र.क्र.३७७/नवि-१८ 


६५ श्रेणी-४ बायंडर नामनिर्देशान-१००% अ) किमान माध्यमिक शालांत परिक्षा उत्तीर्ण 
तांत्रिक सेवा ब) शासकीय तंत्र निकेतन (आय.टि.आय.) बायंडर 
कोर्स उत्तीर्ण 
६६ श्रेणी-४ ल॑म्प लायटर नामनिर्दडान-१००% अ) किमान माध्यमिक शालांत परिक्षा उत्तीर्ण 
तांत्रिक सेवा ब) शासन मान्य औद्योगिकडीलळ वायरमन कोर्स 
उत्तीर्ण 
६७ श्रेणी-४ चावीवाला नामनिर्दडान-१००% अ) किमान इयत्ता ७ वी परिक्षा उत्तीर्ण 
तांत्रिक सेवा 


मुल्य निर्धारक कर संकलन अधिकारी पदोन्नती-१००% 


श्रेणी-४ 
तांत्रिक सेवा 


श्रेणी-३ 


तांत्रिक सेवा 


श्रेणी-३ 
तांत्रिक सेवा 


विदयुत दाहिनी ऑपरेटर 


नामनिर्देठान-१००% 


नामनिर्दठान-१००% 


नामनिर्दठान-१००% 


3. कर विभाग 


ब) पाणीपुरवठा वितरण कामकाजाचा अनुभव 
असल्यास प्राधान्य 


अ) किमान इयत्ता ७ वी उत्तीर्ण. 
ब) मराठी लिहीता, वाचता व बोलता येणे आवश्‍यक. 
क) शारीरिक दृष्टया सुद्ढ असणे आवश्‍यक 


अ) किमान माध्यमिक शालांत परिक्षा उत्तीर्ण 

ब) शासकीय औद्योगिक संस्थेकडील वेल्डर कोर्स 
उत्तीर्ण 

क) किमान २ वर्षाचा अनुभव आवश्‍यक 


अ) किमान माध्यमिक शालांत परिक्षा उत्तीर्ण 

ब) शासकीय औद्योगिक संस्थेकडील तारतंत्री कोर्स 
उत्तीर्ण 

क) मशीन ऑपरेटर पदाचा किमान २ वर्षाचा अनुभव 


महापालिका सेवेतील सहाय्यक मुल्य निर्धारक कर 


शासन निर्णय क्रमांकः सोमपा-२०२१/प्र.क्र.३७७/नवि-१८ 


प्रशासकीय सेवा संकलन अधिकारी या पदावर किमान ३ वर्षे 
नियमित सेवा 
७२ श्रेणी-२ सहाय्यक मुल्य निर्धारक कर संकलन पदोन्नती-१००% अ) महानगरपालिका आस्थापनेवरील कार्यालय 
प्रशासकीय सेवा । अधिकारी अधिक्षक या पदावर किमान ०३ वर्ष नियमित सेवा 
ब) विभागीय परिक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्‍यक 
७३ श्रेणी-२ प्रशासकीय | कर अधिक्षक पदोन्नती-१००% अ) मनपा आस्थापनेवरील वरिष्ठ मुख्य लेखनिक या 


पदावर किमान ०३ वर्षे नियमित सेवा 
ब) विभागीय परिक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्‍यक 


४. अग्निठामन सेवा 


७४ श्रेणी-१ मुख्य अग्निशमन अधिकारी पदौन्नती नामनिर्देशानाची अहता धारण करणारे सहाय्यक 
अग्निशमन अधिकारी ज्यांची या पदावर ३ वर्षे 
नियमित सेवा पुर्ण 


(अग्निशमन सेवा) 


नामनिर्दठान पदोन्नतीने सदर पदावर मुख्य अग्निशमन अधिकारी 
उपलब्ध न झाल्यास नामनिर्देडानाने खालील शार्ती 
अटीवर भरण्यात येईल. 
अ) मान्यताप्राप्त विद्यापिठाची कोणत्याही शाखेची 
पदवी उत्तीर्ण 
ब) राष्ट्रीय अग्निशामन सेवा महाविद्यालय, नागपूर 
येथून B.EFire Engg. उत्तीर्ण किंवा राष्ट्रीय 
अग्निहामन सेवा महाविद्यालय, नागपूर यांचेकडील 
Divisional Fire Officer पाठयक्रम (अग्निशमन 
अभियांत्रिकीमधील प्रगत पदविका ) किंवा The 
Institution of Fire Engineers (U.K.) किंवा (India) 
या संस्थेकडीळ सदस्यत्व (MiFire) किंवा 
कोणत्याही शाखेची पदवी प्राप्त केल्यानंतर (The 


शासन निर्णय क्रमांकः सोमपा-२०२१/प्र.क्र.३७७/नवि-१८ 


७५ श्रेणी-२ सहाय्यक अग्निठामन अधिकारी 
(अग्निशमन सेवा) 


७६ श्रेणी-२ SPR केद्र अधिकारी 
(अग्निठामन सेवा) 


प्रतिनियुक्ती 


पदोन्नती १००% 


नामनिर्देठान-५० % 


Institution of Fire Engineers (U.K.) यांचे 
सदस्यत्व प्राप्त करणे आवश्‍यक 
क) अग्निशमन दळातीळ सहाय्यक अग्निशमन 


अधिकारी म्हणून ३ वर्षाचा अनुभव आवश्‍यक 
पदोन्नतीने/नामनिर्दठानाने अधिकारी उपलब्ध न 
झाल्यास पदोतन्नतीने/नामनिर्देशाने अधिकारी 


उपलब्ध होईतोपर्यंत राज्य शासनाकडून 
प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करता येईल. 

अ) अग्निशमन दलातील अग्निठामन केंद्र अधिकारी 
या पदावर ३ वर्षे नियमित सेवा पुर्ण 

ड) विभागीय परिक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्‍यक 


ओ) मान्यताप्राप्त विद्यापिठाची कोणत्याही शाखेची 
पदवी उत्तीर्ण 

ब) राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपूर 
येथून B.EFire Engg. उत्तीर्ण किंवा राष्ट्रीय 
अग्निहामन सेवा महाविद्यालय, नागपूर यांचेकडील 


Divisional Fire Officer पाठयक्रम (अग्निशमन 
अभियांत्रिकीमधील प्रगत पदविका ) किंवा The 
Institution of Fire Engineers (U.K.) किंवा (India) 
या संस्थेकडीळ सदस्यत्व (MiFire) किंवा 
कोणत्याही शाखेची पदवी प्राप्त केल्यानंतर (The 
Institution of Fire Engineers (U.K.) यांचे 
सदस्यत्व प्राप्त करणे आवश्‍यक 


शासन निर्णय क्रमांकः सोमपा-२०२१/प्र.क्र.३७७/नवि-१८ 


(9७ 


७८ 


श्रेणी-४ 
(अग्निशमन सेवा) 


श्रेणी-३ 
(अग्निशमन सेवा) 


फायरमन 


फायर मोटर मेकॅनिक 


पदोन्नती-५० % 


नामनिर्देडान १००% 


AMPS १००% 


अ) नामनिर्देशासाठी विहित केलेली अर्हता धारण 
करणाऱ्या सोलापूर महानगरपालिकेच्या 
आस्थापनेवरील फायरमन या पदावर किमान ५ वर्षे 
नियमित सेवा पुर्ण 

ब) विभागीय परिक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्‍यक 


अ) किमान झालांत परिक्षा उत्तीर्ण 
ब) राष्टीय / राज्य अग्निशमन प्रशिक्षण केंद्र 
महाराष्ट्र शासन यांचा ६ महिने कालावधीचा 
अग्निशमन प्रशिक्षण पाठयक्रम पुर्ण 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक 
ड) शारीरिक पात्रता :- 

१. उंची-१६५ से.मी. (महिला उमेदवारांची उंची 
१५७ से.मी ) 

2) छाती साधारण ८१ से.मी. फुगवून ५ 
से.मी.जास्त (महिला उमेदवारांसाठी लागू नाही) 

३. वजन- किमान ५० कि.ग्रॅ. (महिला उमेदवारांचे 
वजन किमान ४६ कि.ग्रॅ.) 

४. दृष्टी- चांगली (विना चष्म्याने दृष्टी ६/६ तसेच 
Ishihara Chart नुसार रंगद्षष्टी चांगली 

५. वयोमर्यादा- उमेदवाराचे वय ३० वर्षापेक्षा जास्त 
असू नये. 
अ किमान माध्यमिक शालांन्त परिक्षा उत्तीर्ण, 

ब) शासनमान्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे 
ऐंटोमोबाईल-फिटर/यांत्रिकी-फिटर/ डिझेल 


मेकॅनिक/मोटर मेकॅनिक कोर्स पुर्ण. 
क) अनुभव धारकास प्राधान्य 


शासन निर्णय क्रमांकः सोमपा-२०२१/प्र.क्र.३७७/नवि-१८ 


५. घन कचरा व्यवस्थापन 


अ) कार्यालय अधिक्षक पदावर किमान ३ वर्षे 
नियमित सेवा 

ब) विभागीय परिक्षा उत्तीर्ण आवश्‍यक 

अ) सफाई अधिक्षक या पदावर किमान ३ वर्षे 
नियमित सेवा 

ब) विभागीय परिक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्‍यक 


८१ श्रेणी-३ सफाई अधिक्षक पदोन्नती-१००% अ) मुख्य आरोग्य निरिक्षक या पदावर किमान ३ वर्षे 
सार्वजनिक आरोग्य नियमित सेवा 
सेवा ब) विभागीय परिक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्‍यक 
हर श्रेणी-३ मुख्य आरोग्य निरिक्षक पदोन्नती-१००% अ) आरोग्य निरिक्षक या पदावर किमान ३ वर्षे 
सार्वजनिक आरोग्य 
सेवा ब) विभागीय परिक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्‍यक 


श्रेणी-२ प्रशासकीय | कार्यालय अधिक्षक (खातेप्रमुख) पदोन्नती १०० % 
सेवा 


श्रेणी-२ मुख्य सफाई अधिक्षक पदोन्नती-१००% 
सार्वजनिक आरोग्य 
सेवा 


नियमित सेवा 
श्रेणी-३ आरोग्य निरिक्षक नामनिर्दडान -७५% आ) उच्च माध्यमिक झालांत परीक्षा उत्तीर्ण 
सार्वजनिक आरोग्य ब) शासन मान्य आरोग्य निरीक्षक पदविका उत्तीर्ण 
सेवा क) शासनमान्य विद्यापिठाची पदवी विठोषत: शास्त्र 
शाखेची पदवी उत्तीर्ण असणाऱ्या उमेदवारास 
प्राधान्य. 
पदोन्नती-२५% अ) मनपा आस्थापनवर किमान ३ वर्षे नियमित सेवा 
झालेल्या वर्ग क व ड मधील उपरोक्त शौक्षणिक 
अर्हता धारण करणारे 
ब) विभागीय परिक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्‍यक 


श्रेणी-४ मुकादम/जमादार पदोन्नती-१००% अ) महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील वर्ग-ड 
सार्वजनिक आरोग्य मध्ये किमान ३ वर्षे नियमित सेवा 


शासन निर्णय क्रमांकः सोमपा-२०२१/प्र.क्र.३७७/नवि-१८ 


सेवा 
८५ श्रेणी-४ सार्वजनिक । सफाई कामगार 
आरोग्य सेवा 
८६ श्रेणी-४ सार्वजनिक | फवारणीवाला 
आरोग्य सेवा 


नामनिर्दठान-१००% 


(वारसाहक्क) 


नामनिर्दठान-१००% 


अ) इयत्ता ४ थी उत्तीर्ण. 


ब) माध्यमिक शालांत परिक्षा उत्तीर्ण असणे 
आवरयक 


ब) मराठी लिहीता, वाचता व बोलता येणे आवश्‍यक. 
अ) इयत्ता ४ थी उत्तीर्ण. 
ब) मराठी लिहीता, वाचता व बोलता येणे आवश्‍यक. 


८७ | श्रेणी-४ सार्वजनिक | झाडूवाले 


नामनिर्दठान-१००% 


अ) इयत्ता ४ थी उत्तीर्ण. 


आरोग्य सेवा (वारसाहक्क) ब) मराठी लिहीता, वाचता व बोलता येणे आवश्‍यक. 
iL श्रेणी-४ सार्वजनिक | बिगारी नामनिर्दठान-१००% अ) इयत्ता ४ थी उत्तीर्ण. 
आरोग्य सेवा (वारसाहक्क) ब) मराठी लिहीता, वाचता व बोलता येणे आवश्‍यक. 
६. उद्यान विभाग 
८९ श्रेणी-२ उद्यान अधिक्षक पदोन्नती नामनिर्दीठानासाठी विहित केलेली अर्हता धारण 
उद्यान सेवा केलेल्या महापालिका आस्थपनेवरीळ सहाय्यक 


नामनिर्दैठान 


उद्यान अधिक्षक या पदावर ०३ वर्षे नियमित सेवा 


पदोन्नतीने सदर पदावर उदयान अधिक्षक उपलब्ध 


न झाल्यास नामनिर्देडानाने खालील शर्ती अटीवर 
भरण्यात येईल. 

आओ मान्यताप्राप्त ot विद्यापिठाची 
बी.एससी.(हार्टिकल्वर्सो अँग्रीकळचर / बी.एससी. 
बॉटनी/ बी.एससी. फॉरेस्ट्री पदवी परीक्षा उत्तीर्ण. 

ब) निमशासकीय/स्थानिक स्वराज्य संस्थाकडील 
कृषी /उद्यान अधिकारी (वर्ग-२ या पदावरील 
किमान ०३ वर्षाचा अनुभव धारण करणाऱ्या 
उमेदवारांस प्राधान्य. 


शासन निर्णय क्रमांकः सोमपा-२०२१/प्र.क्र.३७७/नवि-१८ 


९० श्रेणी-३ सहाय्यक उद्यान अधिक्षक नामनिर्देशन-१००% ओ मान्यताप्राप्त कृषी विद्यापिठाची 
उद्यान सेवा बी.एससी.(हार्टिकल्चर्स) अँग्रीकळचर / बी.एससी. 

बॉटनी/ बी.एससी. फॉरेस्ट्री पदवी परीक्षा उत्तीर्ण. 

ब) शासनाकडील निमशासकोय/स्थानिक स्वराज्य 

संस्थाकडील कृषी /उद्यान अधिकारी (वर्ग-३) या 

पदावरील किमान ०३ वर्षाचा अनुभव धारण 

करणाऱ्या उमेदवारांस प्राधान्य. 


९१ श्रेणी-२ 
उद्यान सेवा 


वृक्ष अधिकारी 


नामनिर्दशान-१००% BH) मान्यताप्राप्त कृषी विद्यापिठाची 
बी.एससी.(हार्टिकल्चर्स) अँग्रीकल्वर / बी.एससी. 
बॉटनी/ बी.एससी. फॉरेस्ट्री पदवी परीक्षा उत्तीर्ण. 

ब) एम.एससी. (अँग्रीकल्वर अथवा बायोटेक्नॉलॉजी) 
असणाऱ्यास प्राधान्य 

क) शासकीय / निमशासकीय/स्थानिक स्वराज्य 
संस्थाकडील कृषी /उद्यान अधिकारी (वर्ग-२) या 
पदावरील किमान ०३ वर्षाचा अनुभव धारण 
करणाऱ्या उमेदवारांस प्राधान्य. 


९२ श्रेणी-३ हेड माळी पदोन्नती-- १००% अ) किमान माध्यमिक शालांन्त परिक्षा उत्तीर्ण 
उद्यान सेवा ब) कृषी विद्यापीठाने निर्धारित केलेला माळी 
व्यवसायिक अभ्यासक्रम पूर्ण. 
क) माळी या पदावर किमान ३ वर्षे नियमित सेवा 


TAPER oom | आ किमान माध्यमिक शालान्त परिक्ष Sa 


शासन निर्णय क्रमांकः सोमपा-२०२१/प्र.क्र.३७७/नवि-१८ 


ee ee ee सेवा ब) कृषी विद्यापीठाने निर्धारित केलेला माळी 
व्यवसायीक अभ्यासक्रम पूर्ण. 


७. लेखा विभाग 
प्रतिनियुक्ती 


शासनाकडील महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवेतील गट- 
अ" या आधिकाऱ्यामधून प्रतिनियुक्तीने. 


श्रेणी-१ 
लेखा सेवा 


मुख्य लेखाअधिकारी 


श्रेणी-२ लेखाधिकारी /वित्त अधिकारी अ) सोलापूर महानगरपालिका आस्थापनेवरील 
लेखा सेवा वाणिज्य पदवी धारण करणारे कार्यालय अधिक्षक 
या पदावर किमान ०३ वर्षे नियमित सेवा 
ब) विभागीय परिक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्‍यक 


प्रतिनियुक्ती शासनाकडील महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवेतील 
अधिकाऱ्यामधून प्रतिनियुक्तीने. 


श्रेणी-२ उप लेखापाल पदोन्नती १००% अ) सोलापूर महानगरपालिका आस्थापनेवरील 
ळेखा सेवा वरिष्ठ मुख्य लेखनिक या पदावर किमान ०३ वर्षे 
नियमित सेवा 
ब) विभागीय परिक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्‍यक 


श्रेणी-३ सहाय्यक लेखापाल पदोन्नती ५०% अ) सोलापूर महानगरपालिका आस्थापनेवरील 
लेखा सेवा वरिष्ठ श्रेणी लिपीक या पदावर किमान ०३ वर्षे 
नियमित सेवा पुर्ण करणारे वाणिज्य पदवी धारक 
ब) विभागीय परिक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्‍यक 


नामनिर्दडान 40% a) मान्यताप्राप्त विद्यापिठाची वाणिज्य शाखेची 
पदवी उत्तीर्ण 

ब) राज्य शासनाची मराठी टंकळेखन ३० MILA. / 
इंग्रजी टंकलेखन ४० शा.प्र.मि. परिक्षा उत्तीर्ण. 


शासन निर्णय क्रमांकः सोमपा-२०२१/प्र.क्र.३७७/नवि-१८ 


क) महाराष्ट्र राज्य उच्च व तंत्र शिक्षण मंडळ मुंबई 
यांचेकडील अधिकृत MS-CIT परिक्षा उत्तीर्ण 
अथवा समकक्ष असलेली एक झासनमान्य परिक्षा 
उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र. 

ड) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक. 


८. लेखा परीक्षण विभाग 


श्रेणी-१ मुख्य लेखापरीक्षक प्रतिनियुक्ती शासनाकडील महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवेतील गट- 
लेखा परीक्षण सेवा अ (उप संचालक) या आधिकाऱ्यामधून 
प्रतिनियुक्तीने. 
श्रेणी-२ उप मुख्य लेखा परीक्षक प्रतिनियुक्ती शासनाकडील महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवेतील गट 
लेखा परीक्षण सेवा ma "ब" अधिकाऱ्यामधून प्रतिनियुक्तीने. 


श्रेणी-२ सहाय्यक मुख्य लेखापरिक्षक पदोन्नती १००% अ) सोलापूर महानगरपालिका आस्थापनेवरील 
लेखा परीक्षण सेवा कार्यालय अधिक्षक या पदावर किमान ०३ वर्षे 
नियमित सेवा पुर्ण करणारे वाणिज्य पदवी धारक 
ब) विभागीय परिक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्‍यक 


श्रेणी-२ अंतर्गत लेखापरिक्षक पदोन्नती १००% अ) सोलापूर महानगरपालिका आस्थापनेवरील 
लेखा परीक्षण सेवा कार्यालय अधिक्षक या पदावर किमान ०३ वर्षे 
नियमित सेवा पुर्ण करणारे वाणिज्य पदवी धारक 
ब) विभागीय परिक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्‍यक 


९. नगररचना विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः सोमपा-२०२१/प्र.क्र.३७७/नवि-१८ 


१०२ श्रेणी -१ उप संचालक (नगर रचना) प्रतिनियुक्ती संचाळक, नगररचना व yey निर्धारण 
शहर विकास सेवा संचालनालय महाराष्ट्र राज्य यांच्या 
आस्थापनेवरील समकक्ष अधिकाऱ्याची 
शासनाकडून प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करता येईल. 
१०३ sq  । सहाय्यक संचालक (नगर रचना) प्रतिनियुक्ती संचालक, नगररचना व मुल्य निर्धारण 
शाहर विकास सेवा संचाळनालय महाराष्ट्र राज्य यांच्या 
आस्थापनेवरील समकक्ष अधिकाऱ्याची 
शासनाकडून प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करता येईल. 
१०४ नगर रचनाकार पदोन्नती १००% अ) मनपा आस्थापनेवरील कनिष्ठ अभियंता या 
शहर विकास सेवा । (सहायक अभियंता) पदावर किमान ०३ वर्षे नियमित सेवा 
ब) विभागीय परिक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्‍यक 


ओ मान्यताप्राप्त विद्यापिठाची वास्तुविशारद 
अभियांत्रिकी शाखेची पदवी. 
ब) ०३ वर्षाचा कामाचा अनुभव धारकास प्राधान्य 


नामनिर्दठान-१००% 


श्रेणी-२ हाहर विकास | कनिष्ठ अभियंता (आर्किटेक्चर) 
सेवा 


१०. सुरक्षा विभाग 


१०६ श्रेणी-३ सुरक्षा अधिकारी नामनि्दैठान 100% अ) मान्यता प्राप्त विद्यापिठाची कोणत्याही शाखेची पदवी 


सुरक्षा सेवा ब) लष्कर, निमलष्करी दलातील ज्युनिअर कमिडांड 
ऑफिसर अथवा पोलीस दलातील पोलीस निरिक्षक या 
पदावरील किमान ०५ वर्षाचा अनुभव धारकास प्राधान्य 
क) किमान झारीरिक पात्रता, 


१. उंची-१६५ से.मी. (महिला उमेदवारांची उंची १५७ 
से.मी.) 

२) छाती साधारण ८१ से.मी. फुगवून ५ से.मी.जास्त 
(महिला उमेदवारांसाठी लागू नाही) 

३. वजन- किमान ५० कि.ग्रॅ. (महिला उमेदवारांचे वजन 


शासन निर्णय क्रमांकः सोमपा-२०२१/प्र.क्र.३७७/नवि-१८ 


१०७ श्रेणी-४ सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा सेवा 
१०८ श्रेणी-४ हत्यारी रखवालदार 


सुरक्षा सेवा 


किमान ४६ कि.ग्रॅ.) 
४. दृष्टी- चांगली (विना aR दृष्टी ६/६ तसेच 
Ishihara Chart नुसार रंगद्ृष्टी चांगली 


नामनिर्देशन - 100% अ) किमान माध्यमिक शालांत परिक्षा उत्तीर्ण 
ब) किमान शारीरिक पात्रता, १. उंची-१६५ से.मी. 
(महिला उमेदवारांची उंची १५७ से.मी.) 
२) छाती साधारण ८१ से.मी. फुगवून ५ 
से.मी.जास्त (महिला उमेदवारांसाठी लागू नाही) 
3. वजन- किमान ५० कि.ग्रॅ. (महिला उमेदवारांचे 
वजन किमान ४६ कि.ग्रॅ.) 
४. दृष्टी- चांगली (विना चप्म्याने दृष्टी ६/६ तसेच 
Ishihara Chart नुसार रंगद्षष्टी चांगली 
क) एन.सी.सी..मधील "सी" प्रमाणपत्र धारण 
करणाऱ्या उमेदवारास प्राधान्य 
नामनिर्देशन-१००% अ) किमान माध्यमिक शालांत परिक्षा उत्तीर्ण 
ब) लष्कर, निमलष्करी दलातील अथवा पोलीस 
दलातील गट-ड या पदावरील किमान ०५वर्षाचा 
अनुभव आवश्‍यक 
को) शास्त्र परवाना आवश्‍यक 


शासन निर्णय क्रमांकः सोमपा-२०२१/प्र.क्र.३७७/नवि-१८ 


ड) किमान शारीरिक पात्रता, 
१. उंची-१६५ से.मी. (महिला उमेदवारांची उंची १५७ 
से.मी.) 

२) छाती साधारण ८१ से.मी. फुगवून ५ 
से.मी.जास्त (महिला उमेदवारांसाठी लागू नाही) 

३. वजन- किमान ५० कि.ग्रॅ. (महिला उमेदवारांचे 
वजन किमान ४६ कि.ग्रॅ.) 

४. दृष्टी- चांगली (विना GRIM दृष्टी ६/६ तसेच 
Ishihara Chart नुसार रंगद्ष्टी चांगली 


१०९ श्रेणी - ४ रखवालदार नामनिर्देशन - १००% । अ) किमान इयत्ता ८ वी परिक्षा उत्तीर्ण 
सुरक्षा सेवा ब) मराठी लिहीता, बोलता व वाचता येणे आवश्‍यक. 
क) किमान शारीरिक पात्रता, 
१. उंची-१६५ से.मी. (महिला उमेदवारांची उंची १५७ 
से.मी.) 


२) छाती साधारण ८१ से.मी. फुगवून ५ 
से.मी.जास्त (महिला उमेदवारांसाठी लागू नाही) 

३. वजन- किमान ५० कि.ग्रॅ. (महिला उमेदवारांचे 
वजन किमान ४६ कि.ग्रॅ.) 

४. दृष्टी- चांगली (विना GRIM दृष्टी ६/६ तसेच 
Ishihara Chart नुसार रंगद्षष्टी चांगली 


११. माहिती व तंत्रज्ञान विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः सोमपा-२०२१/प्र.क्र.३७७/नवि-१८ 


११० श्रेणी १ सिस्टीम मॅनेजर (ई-प्रशासन) नामनिर्देशन - 100% 
तांत्रिक सेवा 
7 श्रेणी 3 सहाय्यक संगणक प्रोग्रमर नामनिर्देशन - १००% 
तांत्रिक सेवा 
११२ श्रेणी 3 नेटवर्क इंजिनिअर नामनिर्देठान - 900% 


तांत्रिक सेवा 


993 श्रेणी 3 संगणक हार्डवेअर AMPS - 900% 
तांत्रिक सेवा 


अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची संगणक 
अभियांत्रिकीमधील पदवी (B.E./B.Tech. 
Coumputer) 

ब) डेटा सेंटर अँडमिनिस्ट्रेकान , 
प्रोग्रॅमिंग/सॉफ्टवेअर डेव्हळपर्मेट तसेच नेटवर्किंग 
(लॅन, वॅन, Computer हार्डवेअर मधील ०५ वर्षाचा 
अनुभव. किंवा सिस्टीम एंनालिस्ट या पदावर 
किमान ०५ वर्षाचा अनुभव आवश्‍यक 


3) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची संगणक अभियांत्रिकी 


मधील पदवी (B.E.Computer/ B.Tech. 
Computer) 

ब) प्रोग्रॅमिंग/सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट मधील किमान 
घु वर्षाचा अनुभव आवश्यक 


मान्यताप्राप्त विद्यापिठाची संगणक 
अभियांत्रिकीमधील पदवी 
(B.E.Computer/B.Tech. 
Computer/MCA/Msc.IT/Bsc.IT) किंवा समकक्ष 
अर्हता 

ब) नेटवर्क ऐंडमिनीस्ट्रेटर,हार्डवेअर मेन्टेनन्सचा 3 


वर्षाचा अनुभव आवश्‍यक 
क) इन्फ्रास्ट्रक्चर सर्व्हिसेस, नेटवर्क HPPA 
या विषयाचे ज्ञान आवश्‍यक 


3) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची संगणक 
अभियांत्रिकीमधील पदवी 
(B.E.Computer/B.Tech. Computer) 


शासन निर्णय क्रमांकः सोमपा-२०२१/प्र.क्र.३७७/नवि-१८ 


११७ 


११५ 


श्रेणी ३ 
तांत्रिक सेवा 


श्रेणी-२ 
प्रशासकीय सेवा 


संगणक चाळक 


१२. कामगार कल्याण व जनता संपर्क विभाग 


कामगार कल्याण जनता संपर्क 
अधिकारी 


नामनिर्देठान - 900% 


पदोन्नती 


नामनिर्देैठान 


ब) संगणक देखभाल व दुरुस्तीचा ०३ वर्षाचा 
अनुभव आवश्‍यक 

क) मान्यता प्राप्त विद्यापिठाची Computer 
Hardware मधील पदविका 


अ) मान्यताप्राप्त विद्यापिठाची कोणत्याही शाखेचा 


पदवी उत्तीर्ण, 

ब) संगणक शाखेची पदविका असल्यास प्राधान्य 
क) राज्य शासनाची मराठी टंकलेखन ३० श.प्र.मि. 
/ इंग्रजी टंकलेखन ४० शा.प्र.मि. परिक्षा उत्तीर्ण. 
ड) महाराष्ट्र राज्य उच्च व तंत्र शिक्षण मंडळ मुंबई 
यांचेकडील अधिकृत MS-CIT परिक्षा उत्तीर्ण 
अथवा समकक्ष असलेली एक झासनमान्य परिक्षा 
उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र. 

ड) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 


अ) नामनिर्देशानासाठी विहित केलेली अर्हता धारण 
केलेल्या महापालिका आस्थपनेवरील सहाय्यक 
कामगार कल्याण जनता संपर्क अधिकारी या 
पदावर ०३ वर्षे नियमित सेवा 

ब) विभागीय परिक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्‍यक 


पदोन्नतीने सदर पदावर कामगार कल्याण जनता 
संकर्प अधिकारी उपलब्ध न झाल्यास 
नामनिर्देशानाने खालील शार्ती अटीवर भरण्यात 
येईल. 

आ) मान्यताप्राप्त विद्यापिठाची कोणत्याही शाखेची 


शासन निर्णय क्रमांकः सोमपा-२०२१/प्र.क्र.३७७/नवि-१८ 


११६ श्रेणी-३ सहाय्यक कामगार कल्याण जनता 
प्रशासकीय सेवा । संपर्क अधिकारी 


११७ श्रेणी-3 जन संपर्क अधिकारी 
प्रशासकीय सेवा 


नामनिर्दठान-१००% 


नामनिर्दठान-१००% 


पदवी 


ब) शासन मान्य पत्रकारीता व जनसंज्ञापन 
(Journalism & Mass communication) मधील 
पदविका 

क) डिप्लोमा इन लेबर लॉ किंवा विधी शाखेच्या 
पदवीकाधारकास प्राधान्य 

ड) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक 


a) मान्यताप्राप्त विद्यापिठाची कोणत्याही शाखेची 


पदवी 

ब) शासन मान्य पत्रकारीता व जनसंज्ञापन 
(Journalism & Mass communication) मधील 
पदविका 

क) डिप्ळोमा इन लेबर लॉ किंवा विधी शाखेच्या 
पदवीकाधारकास प्राधान्य 

ड) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक 

A) मान्यताप्राप्त विद्यापिठाची कोणत्याही शाखेची 
पदवी 

ब) शासन मान्य पत्रकारीता व जनसंज्ञापन 


(Journalism & Mass communication) Helles 
पदविका 

क) डिप्लोमा इन लेबर लॉ किंवा विधी शाखेच्या 
पदवीकाधारकास प्राधान्य 

ड) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक 


शासन निर्णय क्रमांकः सोमपा-२०२१/प्र.क्र.३७७/नवि-१८ 


११८ श्रेणी-१ कायदा /विधी अधिकारी 
विधी सेवा 


११९ श्रेणी-२ सहाय्यक विधान सल्लागार 
विधी सेवा 


१३. विधी विभाग 


अ) नामनिर्देशानासाठी विहित केलेली अर्हता धारण 
केलेल्या महापालिका आस्थापनेवरील सहाय्यक 
विधान सल्लागार या पदावर ०३ वर्षे नियमित सेवा 
ब) विभागीय परिक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्‍यक 


नामनिर्देडान पदोन्नतीने सदर पदावर कायदा / विधी अधिकारी 
उपलब्ध न झाल्यास नामनिर्देशानाने खालील शार्ती 
अटीवर भरण्यात येईल. 

अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची विधी शाखेची पदवी, 
पदव्युत्तर पदवीधारकास प्राधान्य (L.L.M.) 

ब) जिल्हा न्यायालयातील स्वतंत्र वकिलीचा ५ 
वर्षाचा, विशहोषत: महानगरपालिका आधिनियम, 
करार कायदा (Contract Act), प्रशासकीय व 
कामगार विषयक अधिनियमाच्या कामकाजाचा 
किमान ३ वर्षाचा अनुभव आवश्‍यक 


अ) मान्यताप्राप्त विद्यापिठाची विधी शाखेची 
पदवी. ब) शासकीय / निमशासकीय 
/ स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडील 
न्यायाळयीन कामाशी संबंधीत कामकाजाचा 
किमान 03 वर्षाचा अनुभव आवश्‍यक 


नामनिर्देठान- 900% 


१४. सचिव विभाग 


१२० श्रेणी-२ महानगरपालिका सचिव/नगरसचिव नामनिर्देठान- 900% 
सचिव सेवा 


ओ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची विधी शाखेची पदवी , 
एल.एल.एम.असणाऱ्यास प्राधान्य 


शासन निर्णय क्रमांकः सोमपा-२०२१/प्र.क्र.३७७/नवि-१८ 


ब) नियुक्तीस महानगरपालिका सर्वसाधारण सभेची 
मान्यता घेणे आवश्‍यक 


१२१ श्रेणी-२ सहाय्यक नगर सचिव पदोन्नती १००% a) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची विधी शाखेची पदवी 
सचिव सेवा ब) वरिष्ठ मुख्य लेखनिक या पदावर ३ वर्षे नियमित 
सेवा 


क) विभागीय परिक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्‍यक 


१२२ श्रेणी-3 ग्रंथपाल सरळसेवा १००% ओ) मान्यताप्राप्त विद्यापिठाची ग्रंथालय शास्त्राची 
प्रशासकीय सेवा (बी.लिब) पदवी. 
ब) पदव्युत्तर पदवी (एम.लिब.) असल्यास प्राधान्य 


क) शासकीय / निमशासकीय शौक्षणिक 
संस्थामधील अनुभवधारकास प्राधान्य 


१५. समाजसेवा विभाग 


923 श्रेणी-२ समाज विकास अधिकारी पदोन्नती अ) नामनिर्देडानासाठी विहीत केलेली अर्हता धारण 
प्रशासकीय सेवा 


करणाऱ्या मनपा आस्थापनेवरील प्रकल्प अधिकारी 
या पदावरील ०३ वर्षाची नियमित सेवा 
ब) विभागीय परिक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्‍यक 


नामनिर्दैठान पदोन्नतीने सदर पदावर समाज विकास अधिकारी 


उपलब्ध न झाल्यास नामनिर्देशानाने खालील शार्ती 
अटीवर भरण्यात येईल. 

अ) मास्टर ऑफ सोशल वर्क (M.S.W.) पदव्युत्तर 
पदवी. 

ब) शासकीय / निमशासकीय / स्थानिक स्वराज्य 
संस्थेकडील प्रकल्प अधिकारी या पदावरील किमान 


शासन निर्णय क्रमांकः सोमपा-२०२१/प्र.क्र.३७७/नवि-१८ 


नामनिर्देठान-१०० % 


नामनिर्दठान-१००% 


03 वर्षाचा अनुभव धारकास प्राधान्य 


अ) मास्टर ऑफ सोडल वर्क (M.S.W.) पदव्युत्तर 
पदवी 

ब) शासकीय / निमशासकीय / स्थानिक स्वराज्य 
संस्थेकडील समुह संघटक या पदावरील किमान 
03 वर्षाचा अनुभव धारण करणाऱ्या उमेदवारांस 
प्राधान्य. 


अ) मान्यता प्राप्त विद्यापिठाची समाज शास्त्र 
विषयातील पदव्युत्तर पदवी मास्टर ऑफ सोडल 
वर्क (MSW) उत्तीर्ण आवश्‍यक 

ब) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक 


१६. क्रिडा व सांस्कृतिक विभाग 


१२४ श्रेणी-२ प्रकल्प अधिकारी 
प्रशासकीय सेवा 
१२५ श्रेणी-३ समुह संघटक 
प्रशासकीय सेवा 
१२६ श्रेणी-२ क्रीडा अधिकारी 
क्रीडा व सांस्कृतिक 


नामनिर्देठान-१००% 


असिस्टंट फिजीकल इन्स्ट्रक्टर नामनिर्दैठान-१००% 


अ) बी.पी.एड. (8.2.€0.) पदवी आवश्‍यक 

ब) स्पोट्रर्स ऑथोरिटी ऑफ इंडिया (SAl) कडील 
पदविका. 

को) राष्ट्रीय स्तरावरील खेळाडूस प्राधान्य देण्यात 
येईल. 

ड) शासकीय / निमशासकीय सेवेतील क्रीडा 
क्षेत्रातील ०३ वर्षाचा अनुभव. 


अ) बी.पी.एड. (B.P.Ed el पदवी आवश्‍यक 


शासन निर्णय क्रमांकः सोमपा-२०२१/प्र.क्र.३७७/नवि-१८ 


गामा 


श्रेणी-३ 
क्रीडा व सांस्कृतिक 


नामनिर्दरठान-१००% 


१७. पशु वैद्यकिय विभाग व प्राणि संग्रहालय विभाग 


नामनिर्देैठान 


ब) शासकीय /निमझासकीय सेवेतील क्रीडा 
क्षेत्रातील ०३ वर्षाचा अनुभव. 


ओ) उच्च माध्यमिक शालांत परिक्षा उत्तीर्ण 


ब) पोहण्याच्या कलेचे उत्तम ज्ञान 
क) संबंधित कामाचा दोन वर्षाचा अनुभव आवश्‍यक 


ड) महाराष्ट्र अँमेच्युअर स्विमिंग असोसिएठान या 
संस्थेकडील तांत्रिक मार्गदर्ान प्रमाणपत्र आवश्‍यक 


3) मान्यताप्राप्त विद्यापिठाची पु वैद्यकिय 
शास्त्रातील पदव्युत्तर पदवी (एम.व्ही.एस.सी.) 

ब) प्राणी संग्रहालयाशी संबंधित कामाचा ५ वर्षाचा 
अनुभव धारकास प्राधान्य 


प्रतिनियुक्ती 


नामनिर्देशानाने उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास 
नामनिर्देडानाने उमेदवार उपलब्ध होईतोपर्यंत 
शासनाकडील योग्य त्या अधिकाऱ्याची 
प्रतिनियुक्तीने नेमणूक करता येईल. 


श्रेणी-१ पशु शल्य चिकित्सक 


आरोग्य सेवा 


१२९ श्रेणी-१ झू डायरेक्टर 
आरोग्य सेवा 


नामनिर्देशान-१००% 


अ) मान्यताप्राप्त विद्यापिठाची पश्नुवैद्यकीय 
शास्त्रातील पदव्युत्तर पदवी. 

ब) पद्नुवैद्यकीय अधिकारी पशु शाल्य चिकित्सक 
म्हणून शासकीय/निमशासकीय/स्थानिक स्वराज्य 
संस्थामध्ये किमान ०३ वर्षाचा अनुभव धारकास 
प्राधान्य 


शासन निर्णय क्रमांकः सोमपा-२०२१/प्र.क्र.३७७/नवि-१८ 


१३१ श्रेणी-३ अनिमल किपर नामनिर्देशन-१००% अ) मान्यताप्राप्त विद्यापिठाची पश्नुसंवर्धनाची 
आरोग्य सेवा पदविका आवश्यक 
ब) अनुभव धारकास प्राधान्य 
१८. आरोग्य विभाग 
१३२ श्रेणी-१ वैद्यकीय (आरोग्य) अधिकारी नामनिर्देशन-१००% अ) मान्यताप्राप्त विद्यापिठाची जन औषध वैद्यक 
आरोग्य सेवा शास्त्रातील पदवी (॥/.).(?.5.॥.)) परीक्षा 


प्रतिनियुक्ती 


उत्तीर्ण./डिप्लोमा इन पब्लीक हेल्थ परिक्षा उत्तीर्ण 
ब) शासन /'केंद्रशासन / निमशासकीय / स्थानिक 
स्वराज्य संस्था यांचेकडील सहाय्यक आरोग्य 
अधिकारी वा तत्सम पदवरील किमान ०७ वर्षाचा 
पर्यवेक्षक व कार्यकारी पदाचा अनुभव आव्यक. 
क)रुग्णालयातील प्रशासन, सार्वजनिक आरोग्य व 
प्रतिबंधात्मक उपचारात्मक बाबी समर्थपणे 
हाताळण्याचा व विशेषत: स्वच्छता पर्यवेक्षण, साथ 
आजार निर्मूलन कार्यक्रम, हिवताप नियंत्रण आदि 
बाबींच्या कार्याचा किमान ०७ वर्षाचा प्रत्यक्ष अनुभव 
धारण करणाऱ्या उमेदवारांस प्राधान्य. 


नामनिर्दरानाने योग्य अधिकारी उपलब्ध न 


झाल्यास नामनिर्देशानासाठी विहीत केलेली 
शैक्षणीक अर्हता व अनुभव धारण करणाऱ्या 
शासनाकडील योग्य अधिकाऱ्याच्या प्रतिनियुक्तीने. 


शासन निर्णय क्रमांकः सोमपा-२०२१/प्र.क्र.३७७/नवि-१८ 


१३३ श्रेणी-१ सहाय्यक सार्वजनिक आरोग्य अधिकारी | नामनिर्देशन अ) मान्यताप्राप्त विद्यापिठाची जन औषध वैद्यक 
आरोग्य सेवा शास्त्र व सार्वजनिक प्रतिबंधात्मक व सामाजिक 
आरोग्य शास्त्र शाखेची पदव्युत्तर पदवी 
{M.D.(P.S.M.)} परीक्षा उत्तीर्ण. किंवा डिप्लोमा 
इन पब्लिक हेल्थ परिक्षा उत्तीर्ण. 

ब) शासन /केंद्रशासन / निमशासकीय / स्थानिक 
स्वराज्य संस्था यांचेकडील सहाय्यक आरोग्य 
अधिकारी वा तत्सम पदवरील किमान ०५ वर्षाचा 
पर्यवेक्षक व कार्यकारी पदाचा अनुभव आव्यक. 
कोरुग्णालयातील प्रशासन, सार्वजनिक आरोग्य व 
प्रतिबंधात्मक उपचारात्मक बाबी समर्थपणे 
हाताळण्याचा व विशेषत: स्वच्छता पर्यवेक्षण, साथ 
आजार निर्मूलन कार्यक्रम, हिवताप नियंत्रण आदि 
बाबींच्या कार्याचा किमान ०५ वर्षाचा प्रत्यक्ष अनुभव 
धारण करणाऱ्या उमेदवारांस प्राधान्य. 
किंवा 

अ) नामनिर्दडानासाठी विहीत केलेली शौक्षणीक 
अर्हता धारण करणाऱ्या सोलापूर मनपाकडील 
रुग्णालयातील वैद्यकीय अधिकारी 

ब) वैद्यकिय अधिकारी पदावरील ०५ वर्षाचा अनुभव 
आव्यक. 

वैद्यकिय अधिकारी नामनिर्देशान-९५% अ) मान्यताप्राप्त विद्यापिठाची वैद्यकिय पदवी 
(एम.बी.बी.एस), पदव्युत्तर पदवी धारकास प्राधान्य 
ब) महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिल अधिनियम अंतर्गत 
नोंदणी'आवऱयक 


श्रेणी-१ 
आरोग्य सेवा 


शासन निर्णय क्रमांकः सोमपा-२०२१/प्र.क्र.३७७/नवि-१८ 


क) शासकोय / निमशासकीय / स्थानिक स्वराज्य 
संस्था / खाजगी रुग्णालयातील संबंधित 
विषयातील कामकाजाचा ३ वर्षाचा अनुभव 
आव्यक 

ड) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक 


वैद्यकिय अधिकारी नामनिर्देडान-५% a) मान्यताप्राप्त विद्यापिठाची वैद्यकिय पदवी 
(बी.ए.एम.एस.), पदव्युत्तर पदवी धारकास प्राधान्य 
ब) महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिल अधिनियम अंतर्गत 
नोंदणी'आवश्‍ऱ्यक 
क) शासकीय / निमशासकीय / स्थानिक स्वराज्य 
संस्था / खाजगी रुग्णालयातील संबंधित 
विषयातील कामकाजाचा ३ वर्षाचा अनुभव 


आवश्‍यक 
ड) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक 
१३५ श्रेणी-२ AeA नामनिर्देशान-२५% A मान्यताप्राप्त विद्यापिठाची बी.एससी.(नर्सिंग) या 
निम वैद्यकीय सेवा 


विषयाची पदवी. 

ब) पदव्युत्तर पदवी उमेदवारास प्राधान्य. 

क) सहाय्यक अधिसेविका या पदावरील शासकीय 
निमशासकीय स्थानिक स्वराज्य संस्था मान्यवर 
रुग्णालयातील ०७ वर्षाचा अनुभव आवश्‍यक. 

ड) महाराष्ट्र नर्सिंग कौन्सिळची नोंदणी आवश्यक. 


अ) महापालिकेच्या आस्थापनेवरील पब्लिक हेल्थ 

नर्स / मिडवाईफ (जीएनएम) या पदावर किमान ३ 
पदोन्नती-७५% वर्षे नियमित सेवा 

ब) विभागीय परिक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्‍यक 


शासन निर्णय क्रमांकः सोमपा-२०२१/प्र.क्र.३७७/नवि-१८ 


१३६ श्रेणी-३ पब्लीक हेल्थ नर्स 
निम वैद्यकीय सेवा 
१३७॥  श्रेणी३$ | मिडवाईफ (ए.एन.एम./जी.एन.एम) 
निम वैद्यकीय सेवा 
१३८ श्रेणी-३ सांख्यिकी अधिकारी 


निम वैद्यकीय सेवा 


नामनिर्देठान-१००% 


नामनिर्दठान-१००% 


पदोन्नती 


नामनिर्देठान 


अ) महाराष्ट्र राज्य उच्च माध्यमिक मंडळाची विज्ञान 
शाखेतील परीक्षा उत्तीर्ण. 

ब) महाराष्ट्र नसिंग कौन्सिळची जनरल नर्सिंग व 
मिडवाईफरी या विषयाची पदविका. 

क) पब्लिक हेल्थ नर्सिंग या विषयाचा शासन मान्य 
अभ्यासक्रम पर्ण केल्याचे प्रमाणपत्र. 

ड) महाराष्ट्र नर्सिंग कौन्सिळची नोंदणी आवश्यक. 
इ) अभ्यासक्रम पुर्ण केल्यानंतर रुग्णालयातील 
प्रत्यक्ष परिचारिका म्हणून कामकाजाचा ०३ वर्षाचा 
अनुभव आव्यक. 


अ) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक / उच्च माध्यमिक 


मंडळाची विज्ञान शाखेतील परीक्षा उत्तीर्ण. 

ब) महाराष्ट्र नर्सिंग कौन्सिळची जनरल नर्सिंग व 
मिडवाईफरी या विषयाची पदविका. 
क)झासकीय / निमशासकीय /खाजगी 
रुग्णालयातील परिचारिका म्हणून ०३ वर्षाचा 
अनुभव आव्यक. 

ड) महाराष्ट्र नर्सिंग कौन्सिळची नोंदणी आवश्‍यक. 
अ) महापालिका आस्थापनेवरील सांख्यिकी 
सहाय्यक या पदावर किमान ३ वर्षे नियमित सेवा 
ब) विभागीय परिक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्‍यक 
पदोन्नतीने सदर पदावर सांख्यिकी अधिकारी 


उपलब्ध न झाल्यास नामनिर्देठानाने खालील शार्ती 
अटीवर भरण्यात येईल. 

ओ) मान्यताप्राप्त विद्यापिठाची सांख्यिकी विषयासह 
पदवी. 


शासन निर्णय क्रमांकः सोमपा-२०२१/प्र.क्र.३७७/नवि-१८ 


१३९ श्रेणी-३ सांख्यिकी सहाय्यक 
निम वैद्यकीय सेवा 
१४० श्रेणी-३ 


सार्वजनिक आरोग्य 
सेवा 
१४१ श्रेणी-३ मिश्रक कम क्लार्क 
आरोग्य सेवा 


१४२ श्रेणी-3 प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ 
तांत्रिक सेवा 


१४२ श्रेणी-3 
आरोग्य सेवा 


नामनिर्दठान-१००% 


नामनिर्दठान-१००% 


नामनिर्देठान-१००% 


नामनिर्दठान-१००% 


नामनिर्दठान-१००% 


ब) सांख्यिकी मधील पदव्युत्तर पदवीधरास आणि 
तत्सम पदाचा अनुभव असल्यास प्राधान्य. 


अ) मान्यताप्राप्त विद्यापिठाची सांख्यिकी विषयासह 


पदवी/पदविका 


ब) सांख्यिकी मधील पदव्युत्तर पदवीधारकास आणि 
तत्सम पदाचा अनुभव असल्यास प्राधान्य. 

a) मान्यताप्राप्त विद्यापिठाची वैद्यकिय पदवी 
(एम.बी.बी.एस.), पदव्युत्तर पदवी धारकास प्राधान्य 


अ) औषध निर्माण शास्त्रातील डि फॉर्म (पदविका) 
आव्यक 

ब) औषध निर्माण शास्त्रातील पदवीधर उमेदवारास 
प्राधान्य. 

क) संबंधीत कामाचा ०३ वर्षाचा अनुभव धारकास 
प्राधान्य 

अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची रसायनशास्त्र / 
सुक्ष्मजीव शास्त्र विषयातील पदवी. 
बो सुक्ष्मजीव शास्त्र / रसायनशास्त्र मधील पदव्युत्तर 
पदवी धारकास प्राधान्य 

क) संबंधीत कामाचा ०३ वर्षाचा अनुभव असणाऱ्या 
उमेदवारांस प्राधान्य. 


3) मान्यताप्राप्त विद्यापिठाची रसायनशास्त्र / 
सुक्ष्मजीव शास्त्र विषयातील पदवी. 
ब) सदर कामाचा 3 वर्षाचा अनुभव आवश्‍यक 


शासन निर्णय क्रमांकः सोमपा-२०२१/प्र.क्र.३७७/नवि-१८ 


१४४ श्रेणी-३ समन्वयक (को-ऑर्डिनेटर) नामनिर्देशन-१००% 
निम वैद्यकीय सेवा 
१४५ श्रेणी-३ क्ष- किरण तंत्रज्ञ नामनिर्देदान-१००% 
आरोग्य सेवा 
१४६ श्रेणी-3 नामनिर्दैठान-१००% 


आरोग्य सेवा 


नामनिर्दठान-१००% 


१४७ श्रेणी-३ मल्टी पर्पज वर्कर (MPW) 
सार्वजनिक आरोग्य 
सेवा 


१४८ श्रेणी-३ अप्थॉल्मिक असिस्टंट नामनिर्दठान-१००% 
आरोग्य सेवा 


अ) मास्टर ऑफ सोशल वर्क (M.S.W.) पदव्युत्तर 
पदवी 

ब) सदर पदाच्या कामकाजाचा २ वर्षाचा प्रत्यक्ष 
अनुभव धारकास प्राधान्य 


ओ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची भौतिकशास्त्र या 


विषयासह विज्ञान शाखेची पदवी. 

ब) शासन मान्यताप्राप्त संस्थेतून क्ष-किरण तंत्रज्ञ या 
विषयाचा कोर्स 

क) रुग्णालयातील प्रत्यक्ष कामाचा किमान ०३ 
वर्षाचा अनुभव धारकास प्राधान्य 

अ) महाराष्ट्र राज्य उच्च माध्यमिक मंडळाची विज्ञान 
शाखेतील परीक्षा उत्तीर्ण. 

ब) महाराष्ट्र नर्सिंग कौन्सिळची जनरल नर्सिंग व 
मिडवाईफरी या विषयाची पदविका. 

क) आरोग्य प्रचारक पदाच्या कामाचा ०३ वर्षाचा 
अनुभव आव्यक. 

ड) महाराष्ट्र नर्सिंग कौन्सिळची नोंदणी आवश्‍यक. 


अ) महाराष्ट्र राज्य उच्च माध्यमिक मंडळाची परिक्षा 
उत्तीर्ण 

ब) शासकीय संस्थेकडील बहुउद्देशीय आरोग्य 
कर्मचारी अभ्यासक्रम पुर्ण. 

क) आरोग्य निरिक्षक शौक्षणिक पात्रताधारक 
असल्यास प्राधान्य 

आ) विज्ञान विषयासह महाराष्ट्र राज्य उच्च 
माध्यमिक मंडळाची परिक्षा उत्तीर्ण 


शासन निर्णय क्रमांकः सोमपा-२०२१/प्र.क्र.३७७/नवि-१८ 


१४९ श्रेणी-3 सहाय्यक प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ AMPS १००% 
आरोग्य सेवा 


ड्रेसर नामनिर्देशन १००% 


१९. मलेरिया विभाग 


आया नामनिर्दठान-१००% 


ब) शासकीय वैद्यकिय महाविद्यालयातील 
ऐंप्थॉल्मिक असिस्टंट/ पॅरा-मेडिकल ऐंप्थॉल्मिक 
असिस्टंटचा अभ्यासक्रम पूर्ण. 

क) किमान २ वर्षाचा अनुभव धारकास प्राधान्य 


अ) उच्च माध्यमिक विज्ञान शाखेची परीक्षा उत्तीर्ण व 


मान्यताप्राप्त संस्थेची डि.एम.एल.टी. पदविका 


ब) विज्ञान शाखेचा पदवीसह डि.एम.एल.टी. 
पदवीका धारकास प्राधान्य. 


ओ) माध्यमिक शालान्त परीक्षा उत्तीर्ण 

ब) प्रथमोपचार कोर्स उत्तीर्ण असणे'आवऱयक 
क) किमान ०३ वर्षाचा रुग्णालयातील सदर 
कामाचा अनुभव आवश्‍यक. 


अ) इयत्ता सातवी उत्तीर्ण 


ब) मराठी लिहिता, वाचता व बोलता येणे आवश्‍यक 


जीवशास्त्रज्ञ नामनिर्दैठान 
आरोग्य सेवा 


प्रतिनियुक्ती 


ओ मान्यताप्राप्त विद्यापिठाची प्राणीशास्त्र/सुक्ष्मजीव 
शास्त्र विषयातील पदव्युत्तर पदवी. 

ब) पदव्युत्तर पदवी आणि अथवा आरोग्य सेवेतील 
हिवताप निर्मुलन कामाचा अनुभव धारण करणाऱ्या 


उमेदवारांस प्राधान्य. 
शासनाकडील योग्य त्या समकक्ष अधिकाऱ्याची 
प्रतिनियुक्तीने नेमणूक करता येईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः सोमपा-२०२१/प्र.क्र.३७७/नवि-१८ 


१५२ श्रेणी-२ सहाय्यक जीवशास्त्रज्ञ नामनिर्देडान -१०० % 
आरोग्य सेवा 
१५४ श्रेणी-१ मलेरिया पर्यवेक्षक पदोन्नती] 
आरोग्य सेवा 
नामनिर्देठान 


१५५ श्रेणी-3 किटक संहारक नामनिर्देठान-१००% 


तांत्रिक सेवा 


ओ मान्यताप्राप्त विद्यापिठाची प्राणीशास्त्र/सुक्ष्मजीव 
शास्त्र विषयातील पदव्युत्तर पदवी. 

ब) पदव्युत्तर पदवी आणि अथवा आरोग्य सेवेतील 
हिमताप निर्मुलन कामाचा अनुभव धारण करणाऱ्या 
उमेदवारांस प्राधान्य. 


a) वरिष्ठ क्षेत्र कार्यकर्ता पदावरील किमान 3 वर्षे 


नियमित सेवा 

ब) वरिष्ठ क्षेत्र कार्यकर्ता या पदावरील कार्यरत 
सेवकांमधून वरील नामनिर्देशाची अर्हता धारण 
करणारे 


पदोन्नतीने सदर पदावर मलेरिया पयवेक्षक उपलब्ध 


न झाल्यास नामनिर्देशानाने खालील शार्ती अटीवर 
भरण्यात येईल. 

अ) शासन मान्य विद्यापिठातून मुख्य विषय 
रसायनशास्त्र किंवा जीवशास्त्र किंवा प्राणीशास्त्र किंवा 
सुक्ष्मजीवशास्त्र किंवा जेवतंत्रज्ञानशास्त्र यासह 
विज्ञानशाखेची पदवी आवश्‍यक 

ब) शासन मान्य संस्थेतून वैद्यकिय प्रयोगशाळा 
तंत्रज्ञ शास्त्रामध्ये पदव्युत्तर पदवी आवश्‍यक 


ओ। प्राणीशास्त्र किंवा सुक्ष्मजीव शास्त्रातील 
पदवीधारक 

ब) बहुउद्देशीय कार्यकर्ता (MPW) प्रशिक्षण पुर्ण 

क) हिवताप निर्मुलन कामाचा दोन वर्षाचा अनुभव 


शासन निर्णय क्रमांकः सोमपा-२०२१/प्र.क्र.३७७/नवि-१८ 


श्रेणी-३ वरिष्ठ क्षेत्र कार्यकर्ता नामनिर्देडान १००% अ) किमान उच्च माध्यमिक झालांत परीक्षा उत्तीर्ण 
सार्वजनिक आरोग्य ब) शासन मान्य आरोग्य निरीक्षक पदविका उत्तीर्ण 
सेवा क) शासनमान्य विद्यापिठाची पदवी विशेषत: विज्ञान 
शाखेची पदवी उत्तीर्ण असणाऱ्या उमेदवारास 
प्राधान्य. 
श्रेणी-४ क्षेत्र कार्यकर्ता नामनिर्दडान-१००% अ) किमान सातवी परिक्षा उत्तीर्ण 
तांत्रिक सेवा ब) मराठी लिहिता, वाचता व बोलता येणे आवश्‍यक 


२०. शिक्षण विभाग 


श्रेणी-२ मुख्याध्यापक पदोन्नती-१००% अ) मनपा आस्थापनेवरील पर्यवेक्षक व सहाय्यक 
शिक्षण सेवा शिक्षक या पदावरील किमान ३ वर्षे नियमित सेवा 


१५९ श्रेणी-२ पर्यवेक्षक पदोन्नती-१००% ऑओ) माध्यमिक सहाय्यक शिक्षक या पदावरील 
शिक्षण सेवा किमान ३ वर्षे सेवा नियमित 


१६० श्रेणी-३ शिक्षण सेवा । सहाय्यक शिक्षक नामनिर्देठान-१००% ओ) शासन मान्य विद्यापिठाची पदवी 


ब) शासन मान्य बी.एड परिक्षा उत्तीर्ण 
क) टी.ई.टी परिक्षा उत्तीर्ण 
ड) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक 


परिशिष्ट-(३) 


सोलापूर महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांसाठी विभागीय परीक्षा नियम, २०२२ 


महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम (सन १९४९ चा मुंबई अधिनियम क्रमांक-५९) च्या 
कळलम-४६५, पोटकलम-(१) खंड (ल) च्या तरतुदींनुसार सोलापूर महानगरपालिकेसाठी केलेले 
नियम:- 


नियम 


१. संक्षिप्त शीर्षक व नियम लाग्‌ होण्याचा दिनांक:- 
(अ) या नियमास “सोलापूर महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांसाठी (अर्हताकारी विभागीय परीक्षा) 
नियम, २०२२” असे संबोधण्यात येईल. 


(ब) शासन राजपत्रात प्रसिद्ध होतील, त्या तारखेपासून हे नियम अंमलात येतील. 


२. व्याख्या:- विषयांत किंवा संदर्भानुसार अन्य अर्थ अभिप्रेत नसल्यास या नियमानुसार, 


(2.9) “अधिनियम” म्हणजे, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम. 


(२.२) “महानगरपालिका” म्हणजे, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या तरतुदी अन्वये 
निर्माण केळेली “सोलापूर महानगरपालिका.” 


(२.३) “आयुक्त” म्हणजे, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कळलम-३६ अन्वये 
शासनाने नियुक्‍त केलेला अधिकारी. 


(२.४ “कर्मचारी” म्हणजे, महाराष्ट्र महानगरपाळिका अधिनियमातील प्रकरण-४, कलम- 
५१ (४) अन्वये नेमणूक केलेले अधिकारी/कर्मचारी. परंतु, यात रोजंदारी, 
हजेरीपटावर असलेले कामगार आणि कंत्राटी पद्धतीने तसेच, अंशकालीन व मानद 
स्वरुपी नेमण्यात आलेल्या AAA समावेश होत नाही. 


(२.५ “परिशिष्ट” म्हणजे, या नियमांना जोडलेले परिशिष्ट. 


(२.६) “विभागीय परीक्षा” म्हणजे, सोलापूर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील अधिकारी व 
कर्मचारी यांच्यासाठी विहित केळेली व या नियमांच्या परिशिष्ट- (३) मध्ये नमूद 
करण्यात आलेली विभागीय परीक्षा. 


ज्या शब्दांची वा शब्दसमुहांची व्याख्या या नियमांत समाविष्ट करण्यात आली 
नसेल, त्यांचा अर्थ अधिनियमात ते ज्या अर्थाने वापरले असतीळ तसा समजण्यात 
येईल. 


३. विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होणे अनिवार्य:- 


(३.१) हे नियम अस्तित्वात आल्याच्या तारखेस सोलापूर महानगरपालिका आस्थापनेवरील 
स्थायी/अस्थायी स्वरुपात कोणत्याही पदावर नियुक्‍त असलेल्या व त्या तारखेनंतर 
पृष्ठ ६० पैकी ७२ 


नियुक्‍त होणाऱ्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना परिशिष्ट-(३) च्या (ब) व (क) मध्ये विहित 
केलेली आवश्‍यक ती विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होणे अनिवार्य असेल. 


(३.२) उपरोक्त परिशिष्ट-(३) (अ) मध्ये ज्या संवर्गाचा उललेख आलेला नसेल, त्या संवर्गातील 
अधिकारी/कर्मचाऱ्यांच्या तांत्रिक ज्ञानाची लेखी व तोंडी परीक्षा आयुक्तांच्या मान्यतेने 
घेतली जाईल. याकरिता किमान तीस दिवसांपेक्षा कमी नाही एवढ्या कालावधीची 
पुर्वसूचना संबंधितांस देण्यात येईल. 


४. कालावधी आणि संधीची संख्या:- 


(४.१ शासन राजपत्राच्या दिनांकापूर्वी नियुक्‍त केलेल्या व्यक्‍तींकरिता कालावधी व संधीची 
संख्या या नियमांच्या अधीन राहून, शासन राजपत्राच्या दिनांकापूर्वी महानगरपालिका 
कर्मचारी म्हणून नियुक्‍त झालेल्या व सध्या अस्तित्वात असलेल्या नियमान्वये परीक्षा 
उत्तीर्ण न झालेल्या व्यक्‍तीने, तिला परीक्षा उत्तीर्ण होण्यामधून नियम-१० अन्वये सूट 
दिलेली नसेल, तर शासन राजपत्राच्या दिनांकापासून ३ वर्षांच्या आत व २ संधीमध्ये 
परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्‍यक आहे. 


(8.2) सोलापूर महानगरपालिका सेवा (सेवा प्रवेशा व सेवांचे वर्गीकरण) नियम, 2022 नुसार 
नियुक्‍त कर्मचाऱ्यांनी त्यांची नियुक्‍ती झाल्याच्या दिनांकापासून ४ वर्षात ३ संधीमध्ये 
विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्‍यक आहे. 


५. परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी मानक:- 


(५.१ सोलापूर महानगरपालिकेतर्फे आयोजित केल्या जाणाऱ्या परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी 
प्रत्येक प्रश्नपत्रिकेच्या एकूण गुणांच्या किमान ४०% गुण मिळवणे आवश्‍यक असेल. 


(५.२) प्रत्येक संवर्गासाठी विहित करण्यात आलेल्या सर्व विषयांत वरील तरतुदीच्या आधारे 
एक वा एकापेक्षा अधिक संधीत उत्तीर्ण झाल्यावरच विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याचे 
समजण्यात येईल. 

६. परीक्षेचे वेळापत्रक:- 
विभागीय परीक्षा व मराठी भाषा परीक्षा या सक्षम प्राधिकारी यांनी विहित केलेल्या 
अभिकरणाकडून सर्वसाधारणपणे दरवर्षी प्रशासनाच्या/अभिकरणाच्या सोयीनुसार अशा परीक्षा 
मे ते जून महिन्यात घेतल्या जातील. 


७. परीक्षेचा अभ्यासक्रम:- 
विभागीय परीक्षांसाठीचा अभ्यासक्रम परिशिष्ट- (३) (ब) मध्ये विहित केल्याप्रमाणे किंवा 
शासनाने वेळोवेळी विहित केल्यानुसार असेल. 
परंतु, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण संस्था, नाशिक यांच्याकडून अभियांत्रिकी 
विभागातील अधिकारी/कर्मचारी यांच्यासाठी विहित केलेल्या परीक्षांसाठीचा अभ्यासक्रम त्या 
परीक्षा घेणाऱ्या प्राधिकाऱ्यांकडून जाहीर केल्याप्रमाणे असेल. 


पृष्ठ ६१ पैकी ७२ 


८. प्रशिक्षण:- 
विभागीय परीक्षेस बसू इच्छिणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी परीक्षेपूर्वी किमान ४० तासांचा प्रशिक्षण 
कार्यक्रम सोलापूर महानगरपालिकेकडून आयोजित करण्यात येईल. 
९. परीक्षा उत्तीर्ण न झाल्यास होणारे परिणाम:- 


एखादा कर्मचारी नियम-४ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या कालमर्यादेत आणि संधीमध्ये परीक्षा 
उत्तीर्ण झाला नाही तर पुढील परिणाम होतील:- 


(९.१) तो परीक्षा उत्तीर्ण होईपर्यंत किंवा नियम-१० अन्वये परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून त्यास सूट 
मिळेपर्यंत, त्याला त्याच्या पदावर कायम करण्यात येणार नाही किंवा त्याच्या पदाच्या 
वेतनमानातील पुढील वेतनवाढ त्याला देण्यात येणार नाही. अशा रितीने रोखून ठेवलेली 
वेतनवाढ ही, तो परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याच्या दिनांकापासून किंवा त्याला परीक्षा उत्तीर्ण 
होण्यामधून नियम-१० अन्वये सूट देण्यात आल्याच्या दिनांकापासून त्याला देय असेल 
आणि कोणतीही वेतनवाढ रोखून न धरल्याचे समजून पुढील सर्व वेतनवाढी देण्यात 
येतील. मात्र गतकाळातील थकबाकी अनुज्ञेय नसेल. 


त्याला त्या संवर्गातील आपली ज्येष्ठता गमवावी लागेल म्हणजेच जे कर्मचारी त्याच्या 
अगोदर परीक्षा उत्तीर्ण झाळे असतील, त्या सर्व कर्मचाऱ्यांच्या नंतर त्याचा ज्येष्ठता क्रम 
लागेल. तसेच, अशा ज्या कर्मचाऱ्यांच्या नंतर त्याचा ज्येष्ठता क्रम लागेल, त्या 
कर्मचाऱ्यास ज्येष्ठ असणाऱ्या आणि त्याच्यानंतर, परंतु नियम-४ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या 
कालावधीत व संधीमध्ये परीक्षा उत्तीर्ण होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या देखील नंतरचा ज्येष्ठता 
क्रम त्याला देण्यात येईल. 


१०. परीक्षा उत्तीर्ण होण्यामधून सूट:- 


(१०.१) झासन राजपत्राच्या दिनांकापूर्वी नियुक्ती झालेल्या कर्मचाऱ्यास परीक्षा उत्तीर्ण 
होण्यामधून पुढील बाबतीत सूट देण्यात येईल:- 


2० 
(2 


(अ) त्यास यापूर्वीच कर्मचारी म्हणून कायम करण्यात आले असेल अशा प्रकरणी किंवा 


(ब) तो सध्या अस्तित्वात असलेल्या नियमान्वये यापूर्वीच परीक्षा उत्तीर्ण झाळा असेल 
अशा प्रकरणी किंवा, 
(१०.२) कोणत्याही दिनांकास कर्मचारी vy वर्षे वयाचा झाल्यानंतर त्यास परीक्षा उत्तीर्ण 
होण्यापासून सूट देण्यात येईल. 


११. परीक्षा सर्वसाधारणपणे वर्षातून एकदा घेण्यात येईल. एखाद्या वर्षी जर कोणत्याही कारणास्तव 
परीक्षा घेण्यात आली नाही, तर कालावधी व संधीची गणना करताना कालावधी वगळण्यात 
येईल. 


पृष्ठ ६२ पैकी ७२ 


१२. विशेष योग्यता:- 


एखादा कर्मचारी पहिल्याच प्रयत्नात परीक्षा उत्तीर्ण झाला असेल आणि त्याने 
कोणत्याही प्रश्नपत्रिकेत Wo टक्के किंवा त्याहून अधिक गुण मिळविले असतील तर त्या 
प्रश्नपत्रिकेतील त्याच्या विशोष योग्यतेबद्दलची नोंद गोपनीय अहवालात घेण्यात येईल. 


१३. विषयांमध्ये सूट:- 


जो उमेदवार परीक्षेमध्ये अनुत्तीर्ण झालेला आहे परंतु ज्याने कोणत्याही प्रश्नपत्रिकेमध्ये ५५ टक्के 
किंवा अधिक गुण मिळविलेले आहे त्याला त्याच्या नंतरच्या प्रयत्नांमध्ये त्या विषयासाठी परीक्षेला 
बसण्यातून व उत्तीर्ण होण्यातून सूट देण्यात येईल. 


१४. निर्वचनाच्या शक्‍ती:- 
नियमातील तरतुदींनुसार अधिकाऱ्यांच्या/कर्मचाऱ्यांच्या एखाद्या संवर्गास कोणती 
विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होणे अनिवार्य आहे वा कोणत्या संवर्गास ही परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून 


सूट आहे, यासंबंधी कोणताही विवाद उत्पन्न झाल्यास त्याबाबतचा आयुक्‍त यांचा निर्णय अंतिम 
असेल. 


0000000 


पृष्ठ ६३ पैकी ७२ 


परिशिष्ट-(३) (अ) 
(नियम-३) 


विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होणे अनिवार्य असलेले संवर्ग 


विभाग/सेवा 


a प्रशासकीय सेवा अधिक्षक 


महापालिकेव्यतिरिक्त इतर प्राधिकाऱ्याकडून घेतल्या जाणाऱ्या विहित विभागीय परीक्षा 


परीक्षा घेणारा प्राधिकारी संवर्ग 


अभियांत्रिकी स्थापत्य/ | अभियांत्रिकी अधिकारी | कनिष्ठ अभियंता/सहाय्यक 
विद्युत/यांत्रिकी सेवा | महाविद्यालय, नाशिक | अभियंता 


, अग्निठामन सेवा अग्निशमन महाविद्यालय, | अग्निशमन विभागातील पदे. 
नागपूर/मुंबई 


0000000 


पृष्ठ ६४ पैकी ७२ 


परिशिष्ट-(३) (ब) 


विभागीय परीक्षा 
प्रश्नपत्रिका-१ (गुण- १००, वेळ-३ तास) 
१. URE. 
२. टिप्पणीलेखन. 
३. पत्रलेखन. 
४. भाषांतर (इंग्रजीतून मराठीत). 
प्रश्नपत्रिका-२ (पुस्तकांसह) (गुण- १००, वेळ-३ तास) 


१. महाराष्ट्र महानगरपाळिका अधिनियम 

२. किमान वेतन अधिनियम 

३. माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ 

४. महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ 
५. वस्तु व सेवा कर. 


प्रश्नपत्रिका-३ (पुस्तकांसह) (गुण- १००, वेळ-३ तास) 


१) सर्व महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम:- 
सेवेच्या सर्व साधारण शर्ती 
र्‌जा 
वेतन 
वर्तणूक, शिस्त व अपील 
निवृत्तीवेतन 
२) विभागीय चौकशी नियम पुस्तिका. 
३) रचना व कार्यपद्धती- सहा गठ्ठे पद्धती. 
४) कार्यालयीन नियमपुस्तिका, जमाखर्च लेखा परीक्षा. 
५) प्राथमिक हिशोब तपासणी. 


टीप: या प्रश्नपत्रिकेचे माध्यम मराठी असेल व प्रश्नांची उत्तरे मराठी भाषेत द्यावी लागतील. 


0000000 


पृष्ठ ६५ पैकी ७२ 


प्रश्नपत्रिका-१, २, 3 व्यतिरिक्त पुढे विहित करण्यात आलेल्या विषयांच्या परीक्षेत उत्तीर्ण व्हावे लागेल 


प्रश्नरपत्रिका-४ 


(पुस्तकांसह) (गुण- १००, वेळ-३ तास) 


१. मुंबई वित्तीय नियम, १९५९. 

२. महाराष्ट्र अर्थ संकल्प नियम पुस्तिका प्रकरण क्र. ४,५,७,९ व १७ तसेच परिशिष्टे २, ४, ८, ९, 
११ वगळून. 

३. महाराष्ट्र सार्वजनिक खर्च नियमावली, १९६५ तसेच नियमावली, १९९२. 

४. महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियमावलीतील २,३,६,७,८,९,१०,११,१२-१ ते १२-५ प्रकरणे. 

५. महानगरपालिकेच्या निविदेसाठीच्या सर्वसाधारण अटी व शर्ती. 


प्रश्नपत्रिका-५ (पुस्तकांसह) (गुण- १००, वेळ-३ तास) 


१ 
२. 
३. 
tos 


Book Keeping & Accountancy. 

Accrual Based Double Entry Accounting 
मुंबई प्राथमिक शिक्षण अधिनियम, १९४७ 
मुंबई प्राथमिक शिक्षण नियम, १९४९ 


गट - क च्या कर्मचाऱ्यांना गट- ब च्या पदावर पदोन्नती मिळण्यापूर्वी या परिशिष्टातील प्रश्नपत्रिका_१, 


२व३ व्यतिरिक्त खालील प्रश्नपत्रिकेतउत्तीर्ण होणे आव्यक असेल 


प्रश्नपत्रिका (पुस्तकांसह) (गुण- १००, वेळ-३ तास) 


१ 

२. 
३. 
४. राष्ट्रीय नागरी उपजिविका अभियान. 
५. 
६. 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६. 
महानगरपालिका (घनकचरा व्यवस्थापन) उपविधी, २००२. 
महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) वृक्षांचे जतन अधिनियम, १९७५. 


झोपडपट्टी सुधार समिती. 

दिव्यांगांसाठीच्या शासनाच्या सवलती व योजना. 

समाज विकास व बाल कल्याण संबंधीच्या शासनाच्या व महानगरपालिकेच्या योजना. 
केंद्र व महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजना. 


O000000 


पृष्ठ ६६ पैकी ७२ 


परिशिष्ट-(३) (क) 
विभागीय परीक्षा (अग्निशमन) 


विभाग-अग्निशामन 


संवर्ग- अग्निडामन प्रणेता/चालक-यंत्रचाळक/अग्निशामक/वाहन चालक (अग्निशमन) 


तोंडी व प्रात्यक्षिक परीक्षा .:- 
१) रासायनिक अग्निशामके 
2) शिड्या 
३) होज पाईप 
४ फोमव होम साधने 
५ Based होज फिटींग्ज 
६) पंप 
७ वॉटररिले 
८) गाठी 
९) श्वसन उपकरणे 
qo) कवायत 
क्षमता 
लेखी परीक्षा.:- 


१) प्रथमोपचार न 


- प्रकार, 
- प्रकार, 
- प्रकार, 
- प्रकार, 
- प्रकार, 
- प्रकार, 
- प्रकार, 
- प्रकार, 


उपयोग, देखभाल व निगा 
उपयोग, देखभाल व निगा 
उपयोग, देखभाल व निगा 
उपयोग, देखभाल व निगा 
उपयोग, देखभाल व निगा 
उपयोग, देखभाल व निगा 
उपयोग, देखभाल व निगा 
उपयोग, देखभाल व निगा 


- साहित्याची नांवे व वापर 


(गुण- १००) 


- आज्ञापालन व सहकाऱ्याबरोबर कवायत करण्याची 


(गुण- १००, वेळ-२ तास) 


प्रथमोपचार पेटीतीळ साहित्य व भाजणे, अस्थिभंग, घुसमटणे, 


VETS, जखमा यांचेवर करावयाच्या प्रथमोपचाराची माहिती देणे. 


२) वॉचरूम कार्यपद्धती - 


वॉचरुममध्ये ठेवल्या जाणाऱ्या रेकॉर्डची माहिती, त्यासाठी वापरली 


जाणारी कार्यपद्धती नमुने व काल्पनिक संदेशावर वॉचरुमच्या 
रेकॉर्डमध्ये नोंद करणे. 


3) अग्निशामक व ड्रायव्हर- 


पदाच्या कर्तव्यांची माहिती असणे व ती कर्तव्य पार पाडण्यासाठी 


कराव्या लागणाऱ्या कामाबद्दलचा तपशील ड्रायव्हर ऑपरेटर पदाची 


कर्तव्ये. 


x) शिस्त व कर्तव्यपालन - 


शिस्तीचे व कर्तव्य पालनाचे afar विभागातील महत्व व त्यांचे 


पालन न झाल्यास होणारे परिणाम. कर्तव्य पालन न झाल्यामुळे वा 


झाल्यामुळे आठवणीत राहिलेल्या एखाद्या प्रसंगाचे वर्णन. 


0000000 


पृष्ठ ६७ पैकी ७२ 


परिशिष्ट-(४) 


नामनिर्देशन/सरळसेवा भरती करताना अग्निशमन विभागासाठी निकष व गुणांकन पद्धती 


१. शैक्षणिक अर्हता व अनुभव:- 


(१.१) अग्निशमन पदांसाठी शैक्षणिक अर्हता व अनुभव हा सदर नियमांच्या परिशिष्ट-(२) मध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे राहील. 


(१.२) शारीरिक पात्रता:- 


पुरुष 
उंची - किमान १६५ से.मी. (अनवाणी) उंची - किमान १५७ से.मी. (अनवाणी) 
छाती -न फुगविता ८१ सें.मी. छाती - महिला उमेदवारांसाठी लागू 
- फुगवून ८६ सें.मी. (किमान नाही. 
सें.मी. फुगवणे आवश्‍यक.) वजन - ४६ कि.ग्रॅ. 
वजन- ५० कि.ग्रॅ. दृष्टी - सामान्य. (विना चष्म्याने दृष्टी- 


दृष्टी- सामान्य. (विना चष्म्याने दृष्टी-६/६ | ६/६ तसेच Ishihara Chart नुसार 
तसेच Ishihara Chart नुसार रंगदृष्टी| रंगदृष्टी चांगली). वर्णांधता 
चांगली). वर्णांधता आजारापासून मुक्‍त | आजारापासून मुक्‍त असावा. 

असावा. उमेदवार झारीरिक व मानसिकदृष्ट्या 
उमेदवार शारीरिक व मानसिकदृष्ट्या | Yeo असावा. 

सुदृढ असावा. 


२. परीक्षेचे टप्पे:- 
प्रस्तुत परीक्षा एकूण दोन टप्प्यात घेण्यात येईल:- 
(१ लेखी परीक्षा-१०० गुण. (२) शारीरिक चाचणी-१०० गुण. 


(२.१) लेखी परीक्षा:- 
(१ लेखी परीक्षा (तांत्रिक/सामान्यज्ञान) १०० गुणांची असेल. 
(२) लेखी परीक्षेसाठी उमेदवाराकडे सेवा भरती नियमात नमूद शौक्षणिक 
पात्रता/तांत्रिक शिक्षणाची अर्हता तसेच शारीरिक क्षमता असणे आवश्यक राहील. 
(3) जाहिरातीस असणारा एकूण प्रतिसाद विचारात घेऊन आवश्यक तेवढ्या 
(साधारणत: १:५ किंवा १:७ या प्रमाणात) उमेदवारांना शारीरिक चाचणी परीक्षेस 
पात्र ठरविण्यात येईल. 


पृष्ठ ६८ पैकी ७२ 


(४ लेखी परीक्षेकरिता विहित केळेले किमान गुण प्राप्त करणारे उमेदवार शारीरिक 
चाचणीसाठी पात्र ठरतील. 


(२.२) मैदानी चाचणी (पुरुषांसाठी) (१०० गुण) 
(अ) १६०० मीटर धावणे (३० गुण) 


कमी. 
५ मि. ३० सेकंदापेक्षा जास्त परंतु ५ मि. ५० सेकंद किवा त्यापेक्षा 
कमी. 


५ मि. ५० सेकंदापेक्षा जास्त परंतु ६ मि. १० सेकंद किंवा त्यापेक्षा 
कमी. 


६ मि. १० सेकंदापेक्षा जास्त परंतु ६ मि. ३० सेकंद किवा त्यापेक्षा 
कमी. 

६ मि. ३० सेकंदापेक्षा जास्त परंतु ६ मि. ५० सेकंद किंवा त्यापेक्षा 
कमी. 

६ मि. ५० सेकंदापेक्षा जास्त परंतु ७ मि. १० सेकंद किवा त्यापेक्षा 
कमी. 

७ मि. १० सेकंदापेक्षा जास्त परंतु ७ मि. ३० सेकंदापेक्षा कमी. 


७ मि. 3० सेकंदापेक्षा जास्त 


(ब) जमिनीपासून ३३ फुट उंचीवरील खिडकीस लावलेल्या (४६.४० वरील उंचीच्या) 
अल्युमिनियम एक्सटेन्हान शिडीवर खिडकीपर्यंत वर aga त्याच शिडीने खाली 
उतरणे.(आरंभ रेषेपासून शिडी २० फुट अंतरावर असेल.) (२० 
गुण) 


वेळ (सेकंदामध्ये) द्यावयाचे गुण 

दर 
वर 
ी Z 
z 


34 सेकंदापेक्षा जास्त ते ४० सेकंदापर्यंत 


१६ 
Z 


पृष्ठ ६९ पैकी ७२ 


(क) ५० कि.ग्रॅ. वजनाची मानवीय प्रतिकृती खांद्यावर घेऊन दिलेल्या चौकोनी मार्गाने ६० 
मीटर अंतर धावणे- (२० गुण) 
वेळ (सेकंदामध्ये) द्यावयाचे गुण 
२० सेकंदापर्यंत 
२० सेकंदापेक्षा जास्त ते २५ सेकंदापर्यंत 


२५ सेकंदापेक्षा जास्त ते ३० सेकंदापर्यंत 


३० सेकंदापेक्षा जास्त ते ३५ सेकंदापर्यंत 
३५ सेकंदापेक्षा जास्त ते ४० सेकंदापर्यंत 
४० सेकंदापेक्षा जास्त 


(ड) २० फुट उंचीपर्यंत रस्सीवर चढणे व उतरणे. (२० गुण) 


रस्सी पूर्ण चढल्यास २० गुण, ३/४ (तीन चतुर्थांश) चढल्यास १० गुण, १/२ (अर्धी) 
चढल्यास ५ गुण तर अर्ध्यापेक्षा कमी अंतर चढल्यास शून्य गुण दिले जातील. 
(रस्सीवर चढतेवेळी फक्त हाताचा वापर करणे बंधनकारक राहील. पायाचा वापर 
करता येणार नाही, केल्यास शून्य गुण मिळतील.) 


(इ) २० पुल-अप्स (१० गुण) 
प्रत्येक पुल-अपला १/२ अर्धा) गुण, याप्रमाणे २० पुल-अप्स पूर्ण केल्यास Yo 
गुण देण्यात येतील. 
(२.३) मैदानी चाचणी- महिलांसाठी (१०० गुण) 
(अ) Coo मीटर धावणे (३० गुण) 


Coo मी. अंतर पूर्ण करण्यास लागलेला कालावधी द्यावयाचे गुण 


३ मि. २० सेकंदापेक्षा जास्त ते ३ मि. ३० सेकंदापर्यंत 
३ मि. ३० सेकंदापेक्षा जास्त ते ३ मि. ४० सेकंदापर्यंत 
३ मि. ५० सेकंदापेक्षा जास्त ते ४ मि. ०० सेकंदापर्यंत 


४ मि. ०० सेकंदापेक्षा जास्त 


पृष्ठ ७० पैकी ७२ 


(ब) जमिनीपासून ३३ फुट उंचीवरील खिडकीस लावलेल्या (४६.४० वरील उंचीच्या) 
अल्युमिनियम एक्सटेन्हान शिडीवर खिडकीपर्यंत वर चढून त्याच शिडीने खाली 
उतरणे. (२० गुण) 


(आरंभ रेषेपासून शिडी २० फुट अंतरावर असेल.) 

वेळ (सेकंदामध्ये) द्यावयाचे गुण 
र 
r 


४० सेकंदापेक्षा जास्त ते ५० सेकंदापर्यंत 1१0 
५० सेकंदापेक्षा जास्त ते ६० सेकंदापर्यंत 
६० सेकंदापेक्षा जास्त 


(क) ४० कि.ग्रॅ वजनाची मानवाकृती खांद्यावर घेऊन दिलेल्या चौकोनी मार्गाने ६० 
मीटर अंतर धावणे (२० गुण) 


वेळ (सेकंदामध्ये) द्यावयाचे गुण 


(ड) गोळा फेक (गोळ्याचे वजन ४ कि.ग्रॅ) (१० गुण) 


गोळा फेकीचे अंतर (मीटरमध्ये) द्यावयाचे गुण 


५.५० मीटर ते ६ मीटरपेक्षा कमी 
५ मीटर ते ५.५० मीटरपेक्षा कमी 


४.५० मीटर ते ५ मीटरपेक्षा कमी 
४ मीटर ते ४.५० मीटरपेक्षा कमी 


पृष्ठ ७१ पैकी ७२ 


(इ) लांब उडी (१० गुण) 


अंतर (फुटामध्ये) द्यावयाचे गुण 
१५ फुट व त्यापेक्षा जास्त 


१३ फुट ते १५ फुटापेक्षा कमी 


(फ) १० पुश अप (जोर काढणे) (१० गुण) 


प्रत्येक १ पुडा अपला १ गुण, याप्रमाणे १० पुढा अप पूर्ण केल्यास १० गुण 
देण्यात येतील. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by ANIRUDDHA V JEWLIKAR 
दिनांक Date: 2022.12.15 11:46:22 +05'30' 
:- 94/92/2022 


(अनिरूध्द व्यं. जेवळीकर) 
शासनाचे उप सचिव. 


पृष्ठ ७२ पैकी ७२ 


